इतिहासाचाय वि. का. राजवाडे 
संशोधन मंडळाचे त्रेमासिक 


संशोधक 


सप्टेंबर वर्ष ५४ 
१९८९८ अंक ३ 
संपादक 
डॉ. प्र. न. देशपांडे 
र्डो. सु. ब. शहा 
श्री. अतुळ जोळी 
बार्षिक वर्गणी अंकाचे मुल्य 


२५ रुपये ७ रुपये 


1 च: रानताडे तरित् (आा.चा, नळ वेर 


'२. राजवाडे नामादी व्युत्पत्तिकोरा शश र 0012 021 
३. समर्थ शिवाजी अन्योन्य संबंध ( भा. रा. भट ) ९००५७५६ 0 


४. शानेश्ररीच्या नवव्या अध्यायाचे संस्कृत रूपांतर १८३ ७ 


७. मराख्यांच्या इतिदासाची सांघने (मो. रा. जोशी) ६६० 
2. नहविद्रालीळ उधोतिपमुळ क काडसि्णायिधा न 


९. संस्कृत माघेचा उलगडा ( वि. का. कुळकर्णी ) २१० 


>>: “ 
” 
भ् प 


>] 
4.५ ७ 
३... 


१०. जानकी सेंवर (सं. द. रा. भट ) २८८ उग, 
११. आज्ञाप्रत्न ( ऑफसेट प्रिंट ) मूळ हस्तलिखित ऐक " 
१२. अमृतानुभव ( ऑफसेट प्रिंट ) मूळ हस्तलिखित २१ 
१३. योगर्चितामणी ( ऑफसेट प्रिंट ) 2000 ह 
१४. वेडिया न,गेश (सं. डॉ. मु. व. रहा ) प शत अ; 
१५. छत्रपतींची १०९ कलमी बखर (सं. डॉ. प्र. न. देशपांडे) 10100) 
१६. ज्ञानेश्वरी पदकोद्रा ( श्री. शिवाजीराव भावे ) 1100000 
१७. संश्योधक्र, “ सुवर्ण महोत्सवी अंक ?? ३०० ४० : 
विक्रीसाठी ठेवलेले इतर ग्रेथ की 
१. छ. शिवांजीमहाराजांची पत्रे ( डॉ. प्र. न. देदापांडे) २०० ९५७४४” 
विशेष सवळत : वरीळ १८ पुस्तकांचा संच किंमत रुपये ५४८ चा केवळ रुपये 


४०० ला मिळेल. २ अगर अधिक ग्रंथ घेणाऱ्यास १५ टक्के कमिशन, काही. 


ग्रंथाच्या प्रती अगदीच मर्यादित. टपाळ खर्च वेगळा लागेल 


संशोधक त्रैमासिक : इतिदरास संस्कृती संशोधनाला वाहिळेळे दर्जेदार त्रैमासिक 


गेळी ५२ वष्रे प्रकाशित होत आहे. वार्प्रिक वर्गणी फक्त रु. १५/- प्रत्येक अंक किंमत 
रु. ५ - ५२ वप्रीतीळ उपलब्ध असलेल्या सर्ब अंकांचा संच केवळ रु. २००/- त 
उपलब्ध ( त्यात सुवर्ण महोत्सवी अंक रु. ४०/-, योगचिंतांमणी रु. ४९० 
आज्ञापत्र रु. २०/-समाविष्ट. ) 


चिटणीस, 
इ. वि. का. राजवाडे संशोधन मंडळ, 'घुळे ४२८००१ शा 


र्ट |४६3 


महाराष्ट्र राज्य साहित्य ब संस्कृती मंडळ व 
भारतीय इतिहास अन्‌संधान परिषद यांनी 
1. अनुदान देऊन पुराकृत केलेले त्रेमासिक 


खबर 


इतिहासाचाय वि. का. राजवाडे 
संशोधन मंडळाचे त्रेमासिक 


संशोधक 


सप्टेंबर वषे ५४ 
१९८६ अंक ३ 
संपादक 
डॉ. प्र. न. देशपांडे 
डॉ. मु. ब. शाहा 
श्री. अतुल जोशी 
बार्षिक वगणी अंकाचे मूल्य 


२५ रुपये ७ रुपये 


अनुक्रमणिका 


कोल्हापूर क्षेत्रस्थ ब्राह्मण ब आचार्यपीठस्थ 
जगद्गुरु यांचे आचार, व्यवहार व प्रायश्चित्त 
यासंब्रंधीचे अधिकार 

“ मध्य तापी खोऱ्यातील आद्य शेतकरी व त्यांची 
वसाहत रचना ” 

हटा] “याता015 उ ॥॥8191351119) 
1740-1790 

दुर्ग जिंजी 

चतुर्वगचितामणि 

एक अप्रकाशित कागद-पंचांचे अधिकार 

मंडळ वृत्तान्त-पुरंदरे दप्तर 


प्रकाशक : डॉ. प्र. न. देशपांडे, मुख्य चिटणीस; 
इ. वि. का. राजवाडे संशोधन मंडळ, धुळे 
मुद्रक £ चिं. स. लाटकर, 
कल्पना मुद्रणालय, “ शिव-पार्वती ?, पुणे 


कै. भा. वा. ऊफ तात्यासाहेब भट यांचा एक अप्रकाशित ठेख 
“ विश्वनाथो विजयते ” 


कोल्हापूर क्षेत्रस्थ ब्राह्मण व आचार्यपीठस्थ जगद्गुरु 
यांचे आचार, व्यवहार व प्रायश्रित्त यासंबंधीचे आधेकार 


प्रस्तुतच्या विषयासंब्रधी असलेले श्रीछत्रपति शाहूचे एक आज्ञापत्र राजवाडे संशोधन 
मंदिरातील संग्रहात आढळले. आज्ञापत्र ज्या कागदावर लिहिळे आहे तो कागद इंग्रज- 
पूर्वकालीन विदेशी असावा असे वाटते. त्यावरील वाटरमार्क्स व अक्षरे यावरून तो 
कागद पोतुंगाळ देशातील असावा. कागद आदसासे ४॥॥| फूट लांबव ६ इंच रुंद आहे. 
आज्ञापत्र बालबोध लिपीत लिहिलेले असोन सुवाच्य आहे. आज्ञापत्रावर ' राज्याभिष्रेक 
शाक ५० शोभक्कतनाम संवत्सरे कार्तिक बहुल सप्तमी भ्गगुवासरे) असा उल्लेख आहे. 
यावरून हे आज्ञापत्र शके १६४५ इंग्रजी सन १७२३ ता. ८ नोहेंबरचे असावे; 
म्हणजे जवळ जवळ २००/२२५ वर्षापूर्वीचे हे आज्ञापत्र आहे. आज्ञापत्र अस्सल 
नसोन नक्कल आहे. लेखावर मराठी मुद्रा आहेत. 

येणेप्रमाणे आज्ञापत्राचे बहिरंगाचे वर्णन झाळे. आता त्या आज्ञापत्रात काय लिहिलेले 
आहे व आज्ञापत्र लिहिण्यास काय कारणे घडली याचा आपण विचार करू. 

श्री छत्रपात शाहू महाराज पन्हाळे मुक्कामी असता त्यांच्याकडे करबीर क्षेत्रस्थ 
ब्राह्मण तक्रार घेऊन गेळे व महाराजांस आपला अज सादर करून विनंती केली की 
अलीकडे आम्हा क्षेत्रस्थ ब्राह्मणांमधे व मठीच्या पीठस्थ आचायीमधे कलह होऊ 
लागला आहे. पीठस्थ स्वामींनी आम्हास बोलावून म्हटले की हृव्यकव्यामधे मठीचा 
ब्राह्मण नियत सांगावा हे तुम्ही मान्य करा. तेव्हा आम्ही त्यांस सांगितले की ' हे पूर्वो- 
पासोन चाळत आले नाही व नवीन केलीया होत नाही; ' यावर स्वामी रागावले व 
तुकणभट यास मार दिला व नवीन कायदा मान्य करा म्हणून अतिशय आग्रह करू 
लागले. अश्या परिस्थितीत आम्हास राहता येत नाही. तेव्हा क्षेत्र सोडून जाण्यास 
महाराजांनी परव'नगी द्यावी. महाराजांनी मनात विचार केला की क्षेत्र फार कार 


२ संशोधक १९८६ 


व ब्राह्मण क्षेत्र सोडून गेल्यास त्याचे महत्त्व कमी होईल. असा विचार करून महाराजांनी 
राजेश्री पंडितरावास आज्ञा केली की तुम्ही या बाबतीत तपास करून स्वामींना पत्र 
लिहा. नंतर पंडितरावांनी स्वामीस पत्र लिहिळे की ' क्षेत्रामध्ये मठीचा ब्राह्मण नियत 
सांगणे व दक्षिणा देणे हे पूर्वा चालले नाही. जे सांगितले ते सांगोत व सांगेत ना ते न 
सांगोत है गोष्टींचा आग्रह स्वामींनी करू नये. आचार व्यवहार व प्रायश्चित जे क्षेत्रास 
येईल ते क्षेत्री होईल व मठास येईल ते मठी होईल ? श्री स्वामींना है पत्र आल्यानंतर 
त्यांनी श्री. व्यंकटा*चायें रायाचे मुतालिक व वेंकाजी राघव हिमत पंत प्रधान यांस 
बोलावून व वेदमूर्ती मटजी देऊकाशीकर व रामभट आराध्ये व जोशी वडणगेवर 
याच्या समक्ष सांगितले की राजांचे पत्र आम्हास कबूल आहे. त्याप्रमाणे स्वामींनी 
महाराजांकडे निरोप पाठविला की आम्ही राजांचे बाहेर नाही. मग महाराजांनी ब्राह्मणांचे 
समाधान करून त्यास करवीरास परत पाठविले व त्याबरोबर आज्ञापत्र दिले. “श्री 
स्वामी आपणहून मठीचा ब्राह्मण पाठविणार नाहीत. स्वसंतोष्रे जे सांगणार ते सांगतील 
व आचार व्यवहार प्रायश्चित ते क्षेत्रास येईल ते क्षेत्री निवडेळ. मठा।!स येईल ते मठी 
निवडेल. . .पूर्वी श्रीमत्‌ समाधिस्थ स्वामीनी करवीर क्षेत्री मठ बांधिला. त्यांनी क्षेत्री 
नूतन प्रसंग काही केला नाही त्याचप्रमाणे स्वामीनी नूतन प्रसंग न करिता. . -” 

याप्रमाणे ही आज्ञापत्राची हकीकत आहे. रा. भट यांनी भारत इतिहास संक्लोधनाच्या 
डिसेंबर १९३२ च्या त्रैमासिकात जो लेख लिहिला आहे व त्यांनी जी अनुमाने काढली 
आहेत त्या अनुमानास पुष्टी देणारे हे आज्ञापत्र आहे. 

आता आपणास एक गोष्ट प्रामुख्याने दिसते ती ही की क्षेत्रस्थ ब्राह्मण व पीठस्थ 
आचार्य यांच्यामध्ये आचार व्यवहार व प्रायश्चित्त यासंब्रंधाने वाद उपस्थित झाला 
असावा. अर्थातच या पूर्वी आचार व्यवहार व प्रायश्चित्त वगेरे बाबतीत पीठस्थ स्वामीचे 
अधिकार नव्हते. पीठस्थ स्वामी जेव्हा नवीन कायदा सांगू लागले त्याच वेळेस क्षेत्रस्थ 
ब्राह्मणांनी आपले हक्क महाराजांकडून प्रस्थापित करून घेतले. हल्ली ज्याप्रमाणे दोन्ही 
शुकराचायीमध्ये वाद उत्पन्न झाला व आपले हक्‍क प्रस्थापित करण्याकरता प्रिन्ही 
काउन्सिलपर्यंत गेळे. त्याचप्रमाणे त्या काली क्षेत्रस्थ ब्राह्मणांनी आपले हक्‍क पीठस्थ 
आचार्य बळकावू पाहतात असे जेव्हा त्यांच्या लक्षात आले तेव्हा त्यांनी श्री छत्रपती शाहू 
महाराजाकडे, अर्थातच त्या वेळचे * प्रिव्ही क्रौन्सिळ ? आपल्या तक्रारी मांडून आपले 
हक्‍क श्याबूत ठेवले. 

आचार व्यवहार व प्रायश्चित्त या बाबतीत पूर्वी कोणाकडे काय अधिकार होते है 
आता आपण पाहू. 

मनुस्मृतीत याबद्दळ १२ व्या अध्यायात पुढीलप्रमाणे उल्लेख केला आहे. “ पुढे 
सांगितलेल्या लक्षणांनी युक्त असलेले शिष्ट ब्राह्मण जो धर्म सांगतील तो निश्चित आहे 
असे समजावे. ब्रह्मचर्यादी पूर्थाक्त धर्माचे अनुष्ठान करून ज्यांनी षडंगे मीमांसा 


क्षेत्रस्थ ब्राह्मण व जगदगुरू यांचे अधिरका ३ 


धर्मशास्त्र व पुराणे यांनी परिपूर्ण होणारा वेद समजावून घेतला आहे ते तेच शिष्ट 
समजावे. पुष्कळ न मिळाल्यास कमीत कमी दहा किंवा सदाचारसंपन्न असे निदान 
तीन ब्राह्मण जेथे असतात तीच सभा होय. अशी सभा जो धर्म निश्चित करील तो धर्भच 
होय असे निश्चयाने समजावे. ” याप्रमाणे मनुस्मृतीत उल्लेख आहे. याज्ञवल्क्य 
स्मृतीतही असाच उल्लेख आहे. यावरून शिष्ट ब्राह्मणांच्या परिष्रदेस कोणतेही कर्म 
धर्मास अनुसरून आहे किंवा कसे हे ठरविण्याचा अधिकार होता. 

आता हे अधिकार शंकरा'च|[्योकडे तरी कोणत्याही कालापासून आले याचा विचार 
करू. शृंगेरी मठाची स्थापना आद्य शेंकरा'चायीचेच काळी झाली असे मानण्यास सबल 
पुरावा आहे व याबद्दल रा. बोडसांनी आपल्या ग्रंथात उल्लेख केला आहे. या मठाची 
स्थापना होऊन आज जवळ जवळ १००० वर्षे झाली व येवढ्या काळात जर वरील 
पीठाकडून आचार, व्यवहार प्रायश्चित्त बाबतीत अधिकार गाजवले गेळठे असतील तर 
त्याबद्दल कुठे तरी उल्लेख असता परंतु असा पुरावा अजून उपलब्ध नाही. उलट 
क्षेत्रस्थ ब्राह्मयाकडे आऱचार, व्यवहार व प्रायश्चित्त वगेरे बाबतीत अधिकार होते अश्या- 
बद्दलचा पुरावा आढळतो हे आपणास पुढील गोष्टीवरून दिसून येईल. 

महाराष्ट्रातील : सुप्रसिद्ध संत श्रीज्ञानेधधर महाराज यांच्या उपनयनाच्या बाबतीत 
वाद उत्पन्न झाला. स्मृतिधर्मास अनुसरून श्रीज्ञानेश्वरांचा उपनयनविधी करता 
येतो की नाही या प्रश्नाचा निर्णय करण्याचे काम पैठण येथील ब्रह्मवृंदाकडे सोपवले 
होते. पीठस्थ आर्‍चायीकडे नव्हते हे आपणा सवीस माहीत आहे. या कालात महाराष्ट्रात 
यादव घराण्याची सत्ता होती. 

यादवांची सत्ता नष्ट झाल्यावर मुसलमानांची सत्ता प्रस्थापित झाली. या काळातील 
अनेक लेख उपलब्ध आहेत त्यांचा विचार केला असता आपणास असे दिसोन येईल 
की आचार, व्यवहार व प्रायश्चित्त या बाबतीतले सर्व अधिकार क्षेत्रस्थ ब्रह्मवृंदाकडेच 
होते, व हे ददाविणारा एक महत्त्वाचा लेख मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड २१ 
मध्ये नंबर २०९ हा आहे. 

शिवाजी महाराजांच्या वेळी देखील पीठस्थ आन्चायीना वरील बाबतीत अधिकार 
नव्हते. त्यांच्या अष्ट प्रधानात पंडितराव या नावाचा एक प्रधान असोन त्याजकडे 
पुढीलप्रमाणे अधिकार होते. “ पंडितराव यांनी सर्व धर्माधिकार धर्म, अधर्म पाहून 
विविक्षा करावी; शिष्टांचे सत्कार करावे, आचार व्यवहार प्रायश्चित्त पत्र होतील त्याजवर 
समत चिन्ह करावे. ..” ( इतिहास आणि ऐतिहासिक विविध विषय पान २१) 
या उल्ठेखावरून पीठस्थ आचायीना वरील बाबतीत अधिकार दिळे नव्हते. पीठस्थ 
आचायोकडे जर अधिकार असते तर शिवाजीमहाराजांनी ते अधिकार कधीही काहून 
घेतले नसते. महाराजांनी पूर्वपरंपरा कायम ठेवली. 


प्रस्तुतचे आज्ञापत्र इ. स. १७२३ मधले आहे. यावरून पेशवाईच्या आरंभी सुद्धा 


४ संश्योधक १९८६ 


पीठस्थ आचार्याकडे आचार, व्यवहार व प्रायश्चित्त' वगेरे बाबतीत अधिकार नव्हते. 
परंतु पीठस्थ आचार्य आपले वचचेस्व प्रस्थापित करू पाहात होते. पण क्षेत्रस्थ ब्राह्मण 
वेळीच सावध होऊन त्यांनी श्री. छत्रपती शाहू महाराजांकडून आपले हक्क कायम 
करून घेतले. 

पिष्ट पश्ु करावा 1$वा नाही या संबंधाचा निर्णय निरनिराळ्या क्षेत्राच्या जमलेल्या 
ब्राह्मणांनी केळेळा. हा निर्णय बाळाजी बाजीरावाच्या कारकीदींतीलळ आहे. यावरून या 
कालापर्यंत तरी क्षेत्रस्थ ब्राह्मण आपला हक्क गाजवीत होते. 

तोतया सदाशिवराव भाऊंचे बंड मोडल्यानंतर प्रायश्तित्तासंबघाने वाद उत्पन्न 
झाला. तोतया खरा समजोन पुष्कळ ब्राह्मणांनी त्याच्याबरोबर मेजवान्या झोडल्या; 
पण खरे प्रकरण जेव्हा बाहेर आले तेव्हा मग त्या जेवलेल्या ब्राह्मणांच्या प्रायश्चित्ता- 
संबंधी प्रश्न उपस्थित झाला. हा प्रश्न क्षेत्रस्थ ब्रह्मवृंदांनीच सोडवला. पीठस्थ आचार्यी- 
कडे जर वरील बाबतीत अधिकार असते तर साहजिकच त्यांच्याकडे प्रश्न सोपवल 
असता. 

मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड २, मधे २३० लेखांक आहे. त्या लेखातही 
असे आढळून येते की पीठस्थ आचार्याकडे आचार, व्यवहार व प्रायश्चित्त बाबतीत 
अधिकार नव्हते. हा काल इ. स. १८५६-चा आहे. 

आता पीठस्थ शंकराचार्यांनी आचार, व्यवहार व प्रायश्चित्त बाबतीत आपला 
अधिकार गाजवला असे ठळक उदाहरण आपणा सवीस माहीत आहे. ते म्ह्णजे 
लो. टिळकांचे पंच होद मिशन प्रकरण. 

पीठस्थ आचायीनी वरील बाबतीत आपले अधिकार केव्हापासून गाजवण्यास सुरुवात 
केली हे काही अद्याप निश्चित सांगता येत नाही. परंतु साधारणपणे त्यांनी महाराष्ट्रात 
इंग्रजी अंमल सुरू होण्याचे वेळेपासून आपले वस्व गाजविण्यास सुरुवात केली असावी, 

हृ्धी आपली जी एक कल्पना आहे की पीठस्थ दुंकरा[चायीकडेच पहिल्यापासून 
आचार, व्यवहार व प्रायश्चित्त बगैरेत्रावतीत अधिकार होते ती कल्पना कशी चुकीची 
आहे हे आपणास दिसोन येईल. मनुस्मृतीत सांगितल्याप्रमाणे शिष्टलोकांच्या परिषदेस 
हे अधिकार होते व ते आपला अधिकार वेळच्या वेळी बजावीत असत. है आपणास 


वरील विवेचनावरून दिसोन येईल. 
96 


क्षेत्रस्थ ब्राह्मण व जगतगुरू यांचे अधिकार ५ 


ह 


नकल 
राज्याभिषेक शके ५० मधील शंकराचार्यांचे मठाचे पत्र 
श्री महालक्ष्मी तालिक 


श्री दोकर भारती श्री नरसिंह भारती स्वस्तिश्री राज्याभिप्रेक शके ५० शोभक्कत 
नाम संवत्सरे कार्तिक बहुळ सप्तमी भ्गगुवासरे क्षेत्रीय कुलावतंस श्री राजा हसु छत्रपती 
स्वामी याणी राजेश्री देशाधिकारी व काकुंन वर्तमान व भावी सुभाप्रांत कोल्हापुर यासी 
आज्ञा केली ऐसी जे समस्त ब्राह्मण क्षेत्र करवीर यांनी किळे पनाळियाचे मोकामी येवुन 
विदित केले की श्री स्वामीनी करवीरक्षेत्री मठ बांधिला--क्षेत्री हव्यकव्य होताहेत तेथे 
मठीचा ब्राह्मण नियत सांगावा दक्षणा द्यावी म्हणून कायिद्याचा प्रसंग आरंमिला. त्यामुळे 
आम्हामध्ये व मठीचा ब्राह्मणामध्ये कलह होघु लागला. श्रीस्वामींनी आम्हास बोलाऊन 
म्हटळे की हव्यकव्यामध्ये मठीचा ब्राह्मण नियत सांगावा दक्षिणा द्यावी हे मान्य करा 
म्हणून स्वामित्ये बोलिले त्यास अम्ही विज्ञत्रि केली की हे पूर्वीपासून ऱचालिले नाही. 
नूतन केलिया होत नाही ऐसे बोठिलो त्यावरून श्रीस्वामींनी कोपातिशय करून तुकणभट्ट 
अध्यापक यांस मार केला ऐशीयास नवा कायिदा मान्य करा म्हणून ऐसा अतिशय 
करू लागले व गंगाधर पुजारी व. सखो गोविंद हे मठीचे कार्यभांगी जाहले आहेत. 
नाना प्रकारे कुचोघ्े सांगून श्री स्वामीचा मनात विक्षेप उत्पन्न करितात त्यामुळे नस्ते 
कथळे होतात येखादे विलयास जाईळ. यास्तव आमच्याने क्षेत्री राहवत नाही. 
महाराजाची आज्ञा घेवुन स्थळांतरास जातो म्हणवून विदित केळे त्यावरून मनास 
आणिता श्रीकरवीरक्षेत्र अनादि पुराणप्रसिद्ध दक्षिण वाराणसी येथे ब्राह्मण वंशपरंपरेने 
वास करून राहिले आहेत हे क्षेत्र टाकूनि गेलिया क्षेत्राचा महिमा राहात नाही व 
श्रेयस्कर नव्हे हा अर्थ मनास आणून श्रीस्वामीचा व ब्राह्मणाचा कलह नीवारण करावा 
येविषयी राजेश्री पंडितराव यासि अज्ञा केली यावरून त्यांनी श्रीस्वामीस पत्र लिहिले 
की क्षेत्रामध्ये हव्यकव्यी मठीचा ब्राह्मण नियत सांगणे व दक्षणा देणे हे पूर्वी चालिले 
नाही जे सांगतील ते सांगोत व सांगेतना ते ना सांगोत हे गोष्टींचा आग्रह स्वामींनी करू 
नये व आचार व्यवहार प्रायश्चित्त जे क्षेत्रास येयील ते क्षेत्री होईल व मठास येयील 
ग मठी होईल व गंगाधर पुजारी व सखो गोविंद या दोघांस मठिचा कार्यभाग 
ंगितल्याने नसते कथिले होताहेत यास्तव गंगाधर पुजारी यास मठिचा कायैभाग न 
सांगावा व सखो गोविंद यास मठी आपणा सतन्नीत्ध कार्यभाग न सांगावा दुसरे कार्य 
त व महाराज राजेश्रींनी वेदशास्त्रसंपन्न राजेश्री नरहरीभट्ट सांवगावकर यास श्री- 
प पम तकु ह स्वाधीन केले आहे त्याप्रमाणे कार्यमाग चालवावा 
रौ क्षेप होवू नये म्हणून पत्र लिहिले त्यावरून श्रीस्वामींनी 


६ संशोधक १९८६ 


राजेश्री व्यंकटाचायें पंडीतरायाचे मुतालीक व वेंकाजी राघव दीमत पंतप्रधान यास 
बोलावून वेदमूर्त भटजी देऊकाशीकर व रांभट्ट आराध्ये व नारायण जोसी वडणगेकर 
याचे साक्षीनी बोलिले की क्षेत्रात हव्यकव्यी मठिचा ब्राह्मण जो सांगळ तो सांगोन 
सांगळतो न सांगो बलात्कारे मठीचा ब्राह्मण पाठवणार नाही आचार व्यवहार प्रायशनित्त 
क्षेत्रास येथील ते क्षेत्री नीवडावे मठास येथीळ ते मठी नीवडावे गंगाधर पुजारी यास 
मठीचा कार्यभाग सांगत नाही व सखो गोविंद यास मठी आपणा सकन्नीध कार्यभाग 
सांगत' नाही व राजेश्री नरह्रीभट्ट सांवगांवकर श्री. चे पूजापुरस्कार महोत्साह करितील 
त्यास आपणाकडून विक्षेप होवू देणार नाही येणे प्रमाणे आपले श्रीगुरुचरण शफत असे 
शफतपूर्वक श्रीस्वामीनी मान्य करून राजेश्री पंडितराव यासि व पंतप्रधान यासी पत्रे 
लिहिली की राजेश्रीचा उव आपल्या विचारास येईल त्याप्रमाणे ब्राह्मणाचे समाधान करून 
पाठवावे राजेश्री व आपले व्यतिरिक्त अपण आहो ऐसे नाही म्हणून स्वामीनी पत्रे 
लिहीली व वैंकटा'चार्ये व नारायण जोसी वडणगेकर या जवल मुखवचन ही सांगोन 
पाठविले त्या वरून निश्चय करून करवीरचे ब्राह्मणाचे समाधान केले. आणि ब्राह्मणास 
क्षेत्रास पाठविळे आहेत क्षेत्रापध्ये हृब्यकव्यी श्रीस्वामि आपण होवुन मठिचा ब्राह्मण 
पाठविणार नाहीत स्वसंतोप्रे जे सांगणार ते सांगतील व आचार व्यवहार प्रायश्चित्त जे 
क्षेत्रास येईल ते क्षेत्री नीवडेळ मठास येईल ते मठी नीवडेल व गंगाधर पुजारी यास 
मठीचा कार्यभाग करायास समंध नाही व सखो गोविंद यास श्रीस्वामीनी आपणा 
सन्नीत्ध कार्यभाग न सांगावा. स्छधांतरी सांगावा ऐसा निर्वाह केला आहे या करिता 
क्षेत्रीचे ब्राह्मणांनी आपले समाधान रक्षून स्नानसंध्या अभिहोत्रादी सत्कर्म आचरोन 
राज्यास कल्याण चिंतून सुखरूप असावे पूर्वी श्रीमत्‌ समाधिस्ळ स्वामीनी करवीर क्षेत्री 
मठ बांधिला त्यांनी क्षेत्री नूतन प्रसंग काही केळा नाही त्याचप्रमाणे श्रीस्वामीनी नूतन 
प्रसंग न करिता प्रवत, करावावया जाहलियां निर्वाहात क्षेत्रीचे ब्राह्मणामध्ये अथवा 
आणखी कोण्ही कुचोध करितील त्याची क्षमा होणार नाही तुम्ही ह्या निर्वाहाप्रमाणे 
उभयपक्षी चालवणे या*ची ताळीक घेवुन असल करबीरिचे ब्राह्मणयाजवळ परतोन देणे. 
रज 


“ मध्य तापीखोऱ्यातील आद्य दोतकरी व त्यांची 
वसाहत रचना ” 


डॉ. वसंत दिदे 


मध्य तापीच्या प्रदेशात सध्याचा धुळे जिल्हा व गुजरातमधील सुरतच्या काही 
भागाचा समावेश होतो. गुजरातमधील सुरत जिल्ह्याचा काही भाग हा १९६० पूर्वी 
पश्चिम खानदेशमध्येच मोडत असे. धुळे जिल्हा हा महाराष्ट्रातील मोठ्या जिल्ह्यांपैकी 
एक असून महाराष्ट्राच्या उत्तरेच्या टोकाला वसलेला आहे. जिल्ह्याच्या विशिष्ट अशा 
भौगोलिक रचनेमुळे इतिहासपूर्व काळापासून या भागाला अनन्यसाधारण असे महत्त्व 
आले परंतु पुरातन संशोधनाच्या संदर्भात मात्र या भागाकडे पूर्ण दुलेक्ष केले गेले होते. 
डॉ. साळी, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाचे पुरातत्त्वज्ञ यांनी १९६० ते ७० च्या 
दरम्यान या भागात सर्वेक्षण केळे. ' त्यांनी पायी फिरून या भागात जवळ जवळ 
पाऊणशेच्या आसपास ताम्रपाषाणयुगीन व इतिहास कालीन वसाहती उजेडात आणल्या; 
परंतु त्या पुढील संशोधनाला मात्र पूर्ण खीळ बसली व हा भाग अगदीच दुलेक्षिला 
गेला. 

धुळ्याच्या उत्तरेला सीमेवरती मध्य प्रदेश पश्चिमेला गुजरात तर दक्षिणेला गोदा- 
वरीचे खोरे आहे. तापीच्या खोऱ्याची भारतातील अतिशय सुपीक अश्या भागापॅकी एक 
अशी गणना केली जाते. बराचसा भाग हा गाळाच्या सुपीक तसेच काळ्या मातीने 
व्यापलेला आहे. ह्या भागात पाऊस जरी अनिश्चित व कमी पडत असला (५०० ते 
७०० मि. मी. ) तरी तापी व तिच्या बऱ्याचदा उपनद्या ह्या बारमाही वाहणाऱ्या 
आहेत. बारमाही वाहणार्‍या नद्यांमध्ये तापी व तिच्या प्रमुख उपनद्या नेसु, पांजरा, 
कान, बुराई, अमरावती, अरुणावती व गोमई यांचा समावेश होतो. 

भोगोलिक दृष्ट्या धुळ्यात तीन असे वेगळे ठळक पट्टे आढळतात.२ 


(१ ) उत्तरेकडील ३० ते ४० कि. मी. प्रदेश सातपुडा 
पुडा पर्वताने व्यापलेला 
हा प्रदेश खडकाळ व मुरमाडयुक्त मातीने व्यापला गेलेला आहे. त 


८ संशोधक १०८६ 


(२ ) मध्य भाग तापी व त्याचा परिसर गडद काळ्या व गाळाच्या मातीने व्यापळेला 
असून हा भाग संपूर्ण तापीतील अतिदाय सुपीक असा आहे. 

(३) दक्षिणेकडील भाग हा तापीच्या उपनद्यांनी व्यापळेळा असून सखल व नद्यांना 
बारमाही पाणी असलेला असा आहे; तसेच सुपीक मध्य काळ्या मातीने व्यापलेला आहे. 

या भागात तीन ताम्रपाषाणयुगीन संस्कृतीच्या वसाहतीच्या ठिकाणी प्रकारा*, 
सावळदा व बहुरूपा* उत्खनने झाली आहेत. परंतु तेथे कोणकोणत्या संस्कृतीच्या 
लोकांनी वातव्य केळे हे जाणून घेण्यापलीकडे त्यांचा उद्देश नव्हता. 


ताम्रपाषाणयुगीन संस्कृती 

केवळ योगायोग म्हणूनच १९५० मध्ये जोवें ( जि. अहमदनगर, महाराष्ट्र ) येथे 
जोवें संस्कृतीची पहिली ताम्रपाषाणयुगीन वसाहत उजेडात आली व तेव्हापासून 
महाराष्ट्रभर जोमाने संशोधनाला सुरुवात झाली. कोकण किनारपट्टी व विदर्भाचा काही 
भाग सोडल्यास महाराष्ट्रात सर्वच ताम्रपाषाणयुगीन लोकांनी वस्ती केळी होती. या 
संद्योधनामुळे महाराष्ट्रात जवळ जवळ २०० च्या आसपास ताम्रपात्राणयुगीन वसाहती 
शोधून काढण्यात यदा आले आहे. काही ठरावीक महत्त्वाच्या ताम्रपाप्राणयुगीन 
संस्कृतीच्या स्थळांची विस्तृत प्रमाणात नवीन पद्धतीने उत्खनने करण्यात आली. 
त्यामध्ये इनामगाव '( ता. शिरूर; जि पुणे ) व काही प्रमाणात दायमाबाद* ( ता. 
श्रीरामपूर, जिल्हा अहमदनगर) येथील उत्खननांनी त्या काळातील लोकांच्या जीवनाच्या 
सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व इतर अनेक पैलूंवर 'चांगळाच प्रकाश टाकला गेला आहे. 
ब केवळ त्यामुळेच सिंधू संस्कृतीपासून ते थेट लोह्युगापर्यंतचा संपूर्ण इतिहास 
लिहिण्यास संश्योधकांना चांगळीच मदत झाली आहे. 

एकंदरीत ताम्रपाषाणयुगीन वसाहतींची व्यात्ती पाहता सवीत अधिक म्हणजे 
२०० पैकी १०० च्या वर वसाहती एकट्या तापीच्या खोऱ्यात बिखुरल्या आहेत, त्या- 
खालोखाल गोदावरीच्या खोऱ्यात व सर्वीत कमी भीमेच्या खोऱ्यात झाल्या. अश्या प्रकारे 
वितरणात फरक होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे प्रत्येक खोऱ्यात शेतीसाठी उपयुक्त 
सुपीक जमिनीचे कमी जास्त प्रमाण व पाणी पुरवठा. प्रत्येक खोऱ्यात म्हणजे गोदावरीत 
दायमाबाद, भीमेत इनामगाव तर तापीत प्रकाशे ही तात्कालीन मोगली दाहरे होती. ही 
शहरे आजूवाजूंच्या खेड्यातील आर्थिक व सामाजिक वगैरे बांबीवरती नियत्रण ठेवणारी 
होती. उदा. चांदोळी येथीळ लोकांना इनामगाव येथून होणाऱ्या मातीच्या भांड्यांच्या 
पुरवठ्यावरती सर्वस्वी अवलंबून राहावे लागत होते. “ 

तापीच्या खोऱ्यात आद्य शेतकऱ्यांच्या घनदाट वसाहती होण्याची तीन प्रमुख 
कारणे आहेत. क | 

(१ ) तापीच्या खोऱ्यात काळी व मळीची सुपीक जमीन विपुल आहे. ही जमीन 


६ संशोधक ? कॉंग्रेसशताब्दी अंक ( १९८५ ) प्रकाशन 
मंडळाच्या कार्यकारिणीचे सदस्य व राजवाडे बँकेचे चेअरमन श्री. कां. मि. चौधरी 
अंकाचे उद्घाटक श्री. रोहिदास दाजी पाटील, राज्यमंत्री, महाराष्ट्र यांचे स्वागत 
करताना. पाठीमागे मंडळाचे चिटणीस श्री. अतुल जोशी, अध्यक्षस्थानी ' आपला 
महाराष्ट्र “चे संपादक भाई मदाने. 


* संशोधक * माच- 


ॅं जून १९८६ प्रकाशन 
मंडळाचे कार्या६ टर बाळ ह्य 3.16 ज्र 
“यक्ष श्री. बाळासाहेब मुंदडे अंकाचे उद्‌बाटक श्री. अवि 


डी. आय, जी, यार द इनामदार 
डी. आय, जी. यांचे स्वागत करताना वम डा 


1) 


1282 28192 |>]-५२ 1२ 2] "यू रीच 


रीय 
र्न 


३०४८५५४५४५ (४ 
1१४५८0१ ब 


॥४92 7016४1 1४४1४20 37४1 ४॥ 81॥४3॥1311139 01५४१4५ ॥1४१३ 


चिंचखेडे येथीळ मातीची भांडी ( जोवें संस्कृती ) 


चिंचखेडे येथीळ मातीची भांडी ( जोवं संस्कृती ) 


॥॥॥॥॥॥॥५॥| 
"५ ही न्य ११ 1 


४०८. विनर 


चिंचखेडे येथील तांब्याचा भाला ( जोवें संस्कृती 3 


चिचखेडे थेथोळ मातीची भांडी ( जोवें संस्कृती ) 


५ मध्य तापीखोऱ्यातील आद्य शेतकरी व त्यांची वसाहत रचना ” ९ 


भुसभुशीत व जास्त मशागत न करता सुद्धा भरपूर पीक देणारी अश्यी आहे. दंव किंवा 
पाणी शोषून घेऊन; जास्त काळ साठवून ठेवण्याच्या गुणधर्मामुळे, भरपूर व सतत 
पाऊस पडला नाहीं तरी पिकांना फारसा धोका पोहचत नाही. व 

(२) तापी व तिच्या बऱ्याचश्या उपनद्या ह्या वारमास वाहणाऱ्या असल्यामुळे 
पाण्याचा अजिबात तुडवडा पडत नाही. 

(२) तिसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे तापीच्या खोऱ्या'ची महत्त्वपूर्ण अशी भागोलिक 
रचना. पश्चिमेच्या किंवा उत्तरेच्या लोकांना दक्षिणेकडे किंवा दक्षिणेच्या लोकांना 
उत्तरेकडे प्रयाण करायचे असेल तर त्यांना तापीच्या खोऱ्यातून जाण्याशिवाय गत्यंतर 
नाही. म्हणूनच गुजरातमधील उत्तर सिंधू संस्कृतीच्या लोकांच्या व माळव्यातील 
माळवा संस्कृतीच्या लोकांच्या माळव्यात जाण्यापूवी तापीत फार मोठय़ा प्रमाणात 
वसाहती झाल्या. 

तापीत चार ताम्रपाषाणयुगीन संस्कृती होऊन गेल्या. 

( १) सावळदा संस्कृती ( इ. स. पूर्व २००० ते १८००) 

(२ ) उत्तर सिंधू संस्कृती ( इ. स. पूर्व १८०० ते १६००) 

(२) माळवा संस्कृती (इ. स. पूर्व १६०० ते १४००) 

(४) जोबें संस्कृती ( इ. स. पूर्व १४०० ते १०००) 

प्रत्येक संस्कृतीच्या मातीच्या भांड्यांची जडणघडण, त्यावरील नक्षीकाम, आकार 

भाजण्याऱची पद्धत वेगळी होती. आणि केवळ या भांड्यांच्या वेगळेपणामुळेच एकव 
संस्कृती दुसऱ्या संस्कृतीपासून वेगळी ( किंवा निराळी ) ओळखता येते. 
महाराष्ट्रातील सर्वीत आद्य शेतकरी हे तापीमध्येच उदयास आले. या संस्कृतीची 
पहिली ओळख डॉ. साळी, या भारतीय पुरातन सर्वेक्षण विभागाच्या पुरातत्त्वज्ञाने 
करून दिली. “ या संस्कृतीचा प्रथम शोध तापीमधील नंदुरबारपासून २० कि. मी. 
अंतरावर असलेल्या सावळदा या गावी लागला व म्हणूनच गावाच्या नावावरून या 
संस्कृतीला “ सावळदा संस्कृती ” असे संबोधण्यात येऊ लागळे. सावळदा ठिकाण 
तापी नदीच्या डाव्या किनाऱ्यावरती असून त्याने जवळ जवळ दौड हेक्‍टर एवढी 
जागा व्यापली आहे. आतापर्यंत आढळून आलेल्या या संस्कृतीच्या एक दोन वसाहती 
सोडल्यास सर्व वसाहती तापीतच आहेत. त्यामुळे या संस्कृतीचा उदय तापीत झाला 
असे म्हणण्यास हरकत नाही. धुळ्याला लागून असलेल्या मध्य प्रदेशात अद्यापि या 
संस्कृतीची एकही वसाहत सापडलेली नाही. तापीत या संस्कृतीच्या आतापरथैत २७ 
वसाहती उजेडात आल्या आहेत. 


त्यानंतर हळूहळू उत्तर सिंधू संस्कृतीच्या लोकांचे तापीत स्थलांतर होण्यास सुरुवात 


झाली. नर्मदा नदीत असणाऱ्या खोल व भीतिदायक अशा दऱ्यांमुळे त्यांना तापीपेक्षाही 


सुपीक भागात स्थलांतर करण्यात यश आले नाही व त्यामुळेच त्यांना खाली दक्षिणेकडे 


१० संद्योधक १९८६ 


तापीत उतरणे भाग पडले. त्यांच्या स्थलांतराचा माग आता जवळजवळ निश्चित 
करण्यात यश आठे आहे. हे लोक प्रा. ढवळीकर यांनी विधान केल्याप्रमाणे गुजरात- 
मधील भगतराव या गावाहून थेट तापीच्या क्रिनाऱ्याने न येता सोनगडमधून नवापूर- 
मध्ये उतरळे.' अशा प्रकारे प्रथम या लोकांनी तापीच्या उपनद्यांच्या खोऱ्यात वसाहती 
केल्या. नवापूरमध्ये असलेल्या नेसू नदीत वस्ती केल्यानंतर ते हळूहळू कान नदीत 
उतरले व तेथून संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात पसरळे. आतापर्यंत त्यांच्या २ २ वसाहती तापी- 
मध्ये शोधण्यात आल्या आहेत.?? 

माळवा संस्कृती ही माळव्यातच विकसित झाली. त्यांची फार मोठ्या प्रमाणात 
भरभराट झाली. त्यांच्या मोठमोठाल्या वसाहती उदयास आल्या. नावडातोळी ( जिल्हा 
निमाड, मध्यप्रदेश ) येथे उत्खननातून मिळालेल्या पुराव्यामुळे या वसाहतींची भरभराट 
उजेडात आली.'' जेव्हा लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली व शेतीयुक्त सुपीक जमीन 
कमी पडू लागली त्या वेळी त्यांना चांगल्या सुपीक जमिनीच्या शोधाप्रीत्यथ दुसरीकडे 
प्रयत्न करण्याची आवदयकता भासली. उत्तरेकडच्या विंध्य पर्वताच्या रांगांनी त्याच्या 
उत्तरेकडच्या प्रयाणाला खीळ वसली तर नर्मदेमधीलळ खोळ अक्शा दऱ्यांमुळे त्यांचे 
पश्चिमेकडील प्रयाण रोखले गेले. त्यामुळे खाली दक्षिणेकडे तापीमध्ये . स्थलांतर 
करण्याचा एकच मार्ग त्यांना उरला होता. हे लोक बऱ्हाणपूरमार्गे सरळ खाली 
बहाल ( जिल्हा जळगाव ) येथे आले असणार. आजसुद्धा दळणवळणासाठी हाच मारग 
सुलभ पडतो. बहालमध्ये मोठ्या प्रमाणात वस्ती केल्यावर मग ते हळूहळू तापीत 
पसरले व नंतर प्रकाशे ( ता. शहादा ) पर्यंत येऊन धडकले असण्याची दाट शक्‍यता 
वाटते. 

गोदावरीच्या खोऱ्यात असलेली बेताचीच सुपीक जमीन ऐन भरभराटीस आलेल्या 
जोर्वे संस्कृतीच्या लोकांना अपुरी पड्ट लागली. म्हणूनच काही लोकांना भीमेच्या 
खोऱ्यात तर काहींनी तापीच्या खोऱ्यात स्थलांतर करण्यास सुरुवात केली. तापीच्या 
खोऱ्यात पदार्पण करण्यासाठी दुर्गम अशा सह्याद्रीत बोरगाव घाटातून सुलभ मार्ग आहे. 
हा घाट जोवें लोक चद्डून आले व लगेच पिंपळदर ( ता. सटाणा, जि. नासिक) या 
ठिकाणी त्यांनी वस्ती केली. तेथून सरकत सरकत ते पांजरा नदीच्या खोऱ्यात आले व 
तेथे मोठ्या प्रमाणात त्यांनी वसाहती केल्या. मुबलक प्रमाणात सुपीक जमीन व भरपूर 
पाणीपुरवठा त्यामुळे त्यांची परिस्थिती चांगलीच सुधारली. त्याचा प्रत्यक्ष पुरावा 
म्हणजे चिंचखेडे ( ता. साक्री ) येथे मोठ्या प्रमाणात झालेली समृद्ध वस्ती. या जमिनीचे 
मालक उसाच्या लागवडीसाठी ही जागा नांगरत असताना डझनभर जोवें संस्कृतीची 


भांडी ( चित्र १) व एक तांब्याचा फाळही मिळाला ( चित्र २) तसेच अजूनही 
जमिनीवरती खापराचे खच पडलेले दिसतात. 


“८ मध्य तापी-खोब्यातीळल आद्य शेतकरी व त्यांची वसाहत रचना ” १५ 


वसाहत रचना (86९111611९: ?8((९1॥ ) 


वसाहत रचना ही भूगोलातील संकल्पना पुरातत्त्वशास्त्रात उपयोगात आणण्याचे 
श्रेय प्रख्यात अमेरिकन पुरातत्त्वज्ञ प्रा. गॉडंन विली यांना जाते. त्यांनी १९५३ मध्ये 
पेरूमधील विरू नदीच्या खोऱ्यातील प्राचीन संस्कृतीचा या पद्धतीने अभ्यास केला, 
व या प्रकारच्या वसाहत रचनेचा अभ्यास किती महत्त्वपूर्ण आहे हे सर्वप्रथम दाखवून 
दिले. तेव्हापासून बऱ्याचशा पुरातत्त्वज्ञांचे लक्ष वसाहत रचनेच्या अभ्यासाकडे वळले 
आहे. अगदी साध्या शब्दांत वसाहत रचना याचा अर्थ सांगायचा झाला तर एखाद्या 
स्थळी प्राचीन काळी मानवी वसाहत का झाली किंवा एखादा प्रदेश विशिष्ट संस्कृतीच्या 
लोकांनी वस्तीसाठी का निवडला हे पाहणे. 

प्राचीन मानवाने एखाद्या स्थळाची निवड करताना प्रामुख्याने खालील गोष्टींचा 
विचार केला. 


( १ ) पाण्याचा पुरवठा 

(२ ) शेतीसाठी उपलब्ध होऊ दकणारी जमीन 

(२) आसपासच्या परिसरातील भू-रचना 

(४ ) गुरांसाठी कुरण 

(५) इमारती लाकडाचा पुरवठा व जंगल संपत्ती 

(६ ) हत्यारे व भांडी बनविण्यासाठी लागणारा कच्चा माल वगेरे. 


मध्य तापीच्या खोऱ्यात आतापर्यंत एकंदर १०२ ताम्रपाषाणयुगीन वसाहती शोधून 
काढण्यात यश आलेले आहे. ( नकाशा १ ) त्याची एकंदर व्याप्ती पाहिल्यानंतर एका 
विशेष गोष्टींचा उल्लेख करणे फार जरुरीचे वाटते. तापी नदीच्या आसपासचा प्रदेश 
अतिशय सुपीक असा असला तरी तिच्या किनाऱ्यावरती फारच तुरळक प्रमाणात 
घसाहती आढळून येतात. एकंदर १०३ ज्ञात वसाहतींपॅकी फक्त २५ च्या आसपास 
वसाहती तापीवरती वसलेल्या आहेत व बाकीच्या बहुतेक वसाहती तिच्या उपनद्यांमध्ये 
आहेत. ही गोष्ट केवळ प्राचीन वसाहतीबाबत खरी नाही तर सध्याची परिस्थितीसुद्धा 
याहून वेगळी अश्शी नाही. सध्याची सर्व तालुक्यांची ठिकाणे, जिल्ह्याचे ठिकाण व 
मोठमोठाली गावे ही तापीवरती वसलेली नसून तिच्या उपनद्यांच्या खोऱ्यात आहित. 

तापीवरती तुरळक प्रमाणात वस्ती होण्याची खालील प्रमुख कारणे आहेत. 

१) तापी नदी ही महाराष्ट्रातील सव 

र: (अल जि पावसाळ्यात 3 च्य प एवा.ातेकी यि 
ळयात या नदीला मोठमोठाले पूर येतात व त्यात 


गावेच्या गावे वाहून जातात. हा पुराचा धोका टाळण्य कती 
[साठी शक्‍यतो तिच्या 
अश्या ठिकाणी वसाहती केल्या जातात. तो 'तेच्यापासून दूर 


(२ ) वर्षानुवर्षे येणाऱ्या पुरामुळे नदीच्या अतिशय भुसभुशीत असलेल्या 


१२ संशोधक १९८६ 


किनाऱ्या'ची फार मोठ्या प्रमाणात झीज होते व आजूबाजूची चांगली सुपीक माती 
पाण्याबरोबर धुपून जाते. त्यामुळे फार मोठ्या प्रमाणात शोती करणे व कोणत्याही 
प्रकारच्या कृत्रिम साधनांनी शेतीला पाणीपुरवठा करणे जवळ जवळ अडाक्‍्यप्राय 
होऊन बसते. 

(३) तापी नदी भूपृष्ठापासून जवळ जवळ १५ ते २० मीटर खोल वाहते, त्यामुळे 
किनाऱ्यावर वसलेल्या लोकांना नेहमीसाठी लागणाऱ्या पाण्याची ने-आण करणे फार 
जिक्रिरीचे होऊन बसते. या सर्व गोष्टींच्या विचाराअंती तापीवर तुरळक प्रमाणात वसाहती 
का झाल्या याचे आपोआप उत्तर मिळते. - 

याउलट गोष्ट तिच्या उपनद्यांच्या बाबतीत पाहायला. मिळते. 

(१) बहुतेक उपनद्या ह्या परचिम घाटात उगम पावतात व त्यामुळे त्यांना 
बारमाही पाणी असते. 

(२) ह्या नद्या अरुंद पण खोल अशा घळीतून वाहतात व क्वचितच पुराचे 
पाणी किनाऱ्याबाहेर येते. त्यामुळे किनाऱ्यावर वसलेल्या वसाहतींना अजिबात धोका 
हचत नाही व आजूबाजूच्या सुपीक मातीची धूप होण्याचा प्रश्नच उद्‌भवत नाही. 

(३) उपनद्या ह्या अरुंद असल्याकारणाने त्यावर लहान बंधारे बांधणे फारच 
सुलभ जाते. अशाप्रकारे कृत्रिम रीत्या शेतीला पाणीपुरवठा करणे सुलभ होते. 

तापी खोऱ्यातील वसाहती तीन अशा वेगळ्या भौगोलिक रचनेत वसलेल्या आहेत. 

(१) तापी नदीवरील वसाहती 

(२ ) तापीच्या उपनद्यांमधील वसाहती. | 

(२ ) डोंगराच्या पायथ्याजवळील व नदीकिनाऱ्यापासून दूर वसलेल्या वसाहती. 


(१) तापी नदोवरीळ वसाहती-- 


तापी नदीवरती तुरळक प्रमाणात वसाहती झाल्या हे मान्य आहे परंतु ज्या काही 
वसाहती झाल्या त्या अश्या ठिकाणी झाल्या की जेथे सहजासहजी पुराचे पाणी पोहचणार 
नाही. अशी सुरक्षित ठिकाणे तापीच्या किनाऱ्यावरती फारच थोडी असल्याकारणाने 
तुरळक वसाहती झाल्या. सुरक्षित ठिकाणे, सुबलक सुपीक जमीन व भरपूर पाणी- 
पुरवठा यामुळे येथे झालेल्या वसाहती आकाराने मोठ्या प्रमाणात वाढल्या तसेच त्या 
युन्हा पुन्हा एकापेक्षा जास्त संस्कृतींनी व्यापल्या गेल्या. तापी खोऱ्यातील त्या काळचे 
ज्याला शहर म्हणता येईल (२९०181 0811-68 ) असे ठिकाण प्रकाशे हे तापी 
नदीच्याच उजव्या करिनाऱ्यावरती वसलेले आहे. ही वसाहत जवळ जवळ १० हेक्‍टर 
एवढ्या जमिनीवरती पसरली असून ती ताम्रपाप्राण युगीन . संस्कृतीपासून ते थेट 
आतापर्येत व्यापली गेळी आहे. ही वसाहत तापी व गोमाई यांच्या संगमावरतीच 
वसलेली आहे. त्याचप्रमाणे इतर अनेक ताम्रपाप्राण युगीन मोठाली गावे तापीवरतीच 


५ मध्य तापीखोऱ्यातीळल आद्य शेतकरी व त्यांची वसाहत रचना ? १३ 


वसलेली आहेत. 
तापी नदीवरती राहणाऱ्या लोकांनी रोती फार मोठ्या प्रमाणात केली. या'ची प्रचीती 
पुढील वस्तुस्थितीवरून मिळते; लागवडीच्या किंवा सुगीच्या वेळी घरापासून दूर १ ते 
२ कि. मी. अंतरावर असणाऱ्या शेतीवरती वस्त्या करून राहतात त्यांना वाड्या 
म्हणतात. अशा वाड्या ताम्रपाप्राणयुगीन काळात सुद्धा होत्या. किंबहुना ही रूढी 
तेव्हापासून आजपर्यत कायम आहे. प्रत्येक मोठ्या ताम्रपाषाणयुगीन वसाहतीच्या १ ते 
३ कि. मी. अंतरामध्ये अगदी लहान वसाहती आढळून येतात. अशा वस्त्या शक्‍यतो 
मुबळक प्रमाणात सुपीक जमीन आहे अक्याच ठिकाणी झाल्या. ह्या वसाहती इतक्या 
लहान आहेत की साधारणतः जेमतेम १० ते १५ लोकांनी तेथे अल्पकाळ वस्ती केली 
असेल असे वस्तीच्या एकंद्रीत विस्तारावरून व थरांच्या जाडीवरून वाटते. अमेरिकन 
पुरातत्त्वज्ञ होळ व फ्लॅनरी* यांनी सुद्धा इराणमधील आद्य शेतकऱ्यांच्या अद्या लहान 
वस्त्यांना वाड्याच म्हटले आहे. 


(२ ) उपनद्यांवरीलळ वसाहती 


सर्वीत जास्त म्हणजे जवळ जवळ ६० च्या आसपास वसाहतो या उपनद्यांमध्ये 
वसलेल्या आहेत. जवळ जवळ या सर्व वसाहती म्हणजे मध्यम आकाराची गावे होती. 
त्यांची व्याप्ती सावारणपणे १ ते २ हेक्‍टर एवढी असे. ह्या वसाहती नदीच्या अगदी 
जवळ वसलेल्या आढळतात. या भागात तापीप्रमाणे अतिशय सुपीक अशी गाळाचची 
जमीन मर्यादित आहे, तसेच गर्द काळ्या रंगाची जमिनीची कमतरता असल्याकारणाने 
येथील वसाहतींची व्यातती मोठ्या प्रमाणात वाढू शकली नाही व म्हणूनच मध्यम 
आकाराची गावे येथे आढळून येतात. 

एका महत्त्वाच्या गोष्टींचा उल्लेख करणे येथे रास्त ठरेल. निम्म्याहून जास्त वसाहती 
ह्या नदीच्या कुंडलाकार वळणात वसलेल्या आढळून येतात. त्याला अनेक कारणे 
आहेत. 

(१ ) नदीच्या कुंडलाकार वळणात जागा भरपूर असल्याकारणाने पुराचे पाणी 
संपूर्ण वळणात पसरते व त्यामुळे नदीच्या किनाऱ्याबाहेर शक्‍यतो पसरत नाही. म्हणूनच 
किनाऱ्यावरती वसलेल्या गावाला सहसा धोका पोहोचत नाही. अशा प्रकारे 
तरी वस्तीचे संरक्षण होते. 

(२ ) जेथे नदी वळण घेते त्या ठिकाणी वळणात मोठमोठाले डो 
त्यामुळे डोहात साठलेले पाणी, नदी जरी उर 

(३) मोठमोठाले डोहात मासे व अन्य 
करतात. त्यामुळे मुबळक प्रमाणात जळचर 
होतो. तसेच नदी आटल्यावर जंगली 


एका बाजूने 


ह॒ तयार होतात. 
दोळ्यात आटली तरी वर्षभर पुरते. 


जलचर प्राणी मोठ्या प्रमाणात व्स्ती 

प्राण्यापासून मिळणाऱ्या अन्नाचा पुरवठा 

प्राणी व इतर पाळीव प्राण्यांसाठी असे डोह्च 
डर 


१४ संशोधक १९८६ 


प्रमुख पाणवठा म्हणून उपयोगात येतात. या सर्व गोष्टींचा विचार करूनच आद्य 
शेतकर्‍यांनी शक्‍यतो नदोच्या वळणात राहणे पसंत केळे असावे. 


(३ ) डोंगराच्या पायथ्याजवळील वसाहती 


जवळ जवळ २० च्या आसपास वसाहती ह्या अद्या ठिकाणी वसलेल्या आहेत की 
जेथे वर्षभर पुरेळ असा पाण्याचा पुरवठा नाही की शेतीयुक्त अशीच सुपीक जमीन 
नाही. अशा वस्त्या दाक्यतो टेकड्यांच्या पायथ्याला वसलेल्या असून आजूबाजूंच्या 
टेकड्या व खडकाळ जमीन शेतीसाठी उपयुक्त नसली तरी भरपूर प्रमाणात चारा मात्र 
उपलब्ध करून देतात. ह्या ठिकाणी वसलेल्या वसाहती ह्या आकाराने अगदी लहान 
म्हणजे १/२ हेक्टरपेक्षा कमी जागा व्यापणाऱ्या असून शक्‍यतो लहान नाल्याजवळ 
वसलेल्या आढळतात. त्यांच्या एकंदर अवशेषांवरून तेथे अल्पकाल वस्ती झाली हे 
सिद्ध होते. 

वस्तीच्या लहान आकारावरून, तेथे अल्पकाल झालेल्या वास्तव्यावरून तसेच 
सभोवतालच्या नैसर्गिक परिस्थितीवरून असे वाटते की, येथील लोक हे पूर्णतः शेतीवर 
अवलंबून नसून मेंढपाळीवर अधिक प्रमाणात अवलंबून असावेत. शेळ्यामेंढ्यांना 
तसेच गुरांना चरण्यासाठी आवड्यक तो चारा येथे मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. 
आजूबाजूला जंगळ असल्याकारणाने फळफळावळींची कमतरता भासली नसेल. ए्‌क 
ठिकाणचा चारा संपल्यावर त्यांनी दुसऱ्या ठिकाणी जेथे मुबलक प्रमाणात चारा उपलब्ध 
आहे अशा ठिकाणी प्रयाण केळे असावे. म्हणूनच अशा वस्त्या लहान आकाराच्या 
असून तेथे अल्पकाळ वास्तव्य झालेळे आढळते. अशा प्रकारच्या वस्त्या ह्या जास्त 
करून जोरवे संस्कृतीच्या वेळच्या आढळतात. 

मी या संदर्भात सध्याच्या धनगर जमातीचा अभ्यास केला, व असे आढळून आले 
की; ही धनगर जमात उन्हाळ्यात व हिवाळ्यात मेंढ्यांचे मोठमोठाले कळप घेऊन 
गावाबाहेर पडतात व चाऱ्याच्या शोधात ५० एक मेलापर्यंत दूर फिरतात, व जेथे 
उुबलक प्रमाणात चारा उपलब्ध असेळ अशा ठिकाणी दोन ते तीन महिने वातव्य 
करतात. त्यांच्याबरोबर चार-पाच पुरुष मंडळी व एक-दोन स्त्रिया स्वयंपाक करण्या- 
साठी असतात. एका लहानश्या नाल्याजवळ दोन-तीन गोळ आकाराच्या झोपड्या 
उभारून हे लोक राहतात. चारा संपल्यानंतर ते दुसऱ्या ठिकाणी जेथे चारा असेल 
तेथे स्थलांतर करतात, व नंतर पावसाळ्यात आपल्या गावी परत येतात. कदाचित 
अशा प्रकारच्या वसाहती ताम्रपाषाणयुगात झाल्या असण्याची शक्‍यता नाकारता येत 
नाही. 

आता असा प्रश्न निर्माण होतो की, एवढी सुपीक जमीन उपलब्ध असताना जोवें 
संस्कृतीच्या लोकांनी हा खडतर मार्ग का स्वीकारला. आतापर्यंत मिळालेल्या सर्व 


“ मध्य तापीखोऱ्यातील आद्य शेतकरी व त्यांची वसाहत रचना ?? १५ 


ताम्रपाप्राणयुगीन वसाहती नकाशावर दर्शविल्यानंतर एकंदरीत वितरण रचनेवरून असे 
दिसते की जो भाग माळव्या संस्कृतीनी व्यापला होता तेथे जोवें संस्कृतीची क्वचितच 
वसाहत मिळते. माळवा संस्कृतीच्या लोकांनी तापीतील चांगल्या सुपीक भागात वसाहत 
केली. ज्या वेळी जोवे लोक तापीत आले त्या वेळी पांजरेच्या खोऱ्यात थोडासा भाग 
सोडल्यास त्यांना सुपीक अज्ञी जमीन शिल्लक नव्हती, व त्यामुळेच त्यांना जी काही 
जमीन शिल़क होती तेथे वसाहती करणे भाग पडले. तेथे शोती करणे फारच त्रासदायक 
असल्यामुळे त्यांनी मेंढपाळाचचा धंदा सुरू केला व त्यामुळेच त्यांच्या वसाहतींना काहीसे 
भटके स्वरूप प्राप्त झाले. तापीमधील जोवें व माळवा संस्कृती समकालीन होत्या हे 
यावरून सिद्ध होते. 

जोर्वे ब माळवा संस्कृती ह्या समकालीन होत्या यासाठी आणखी एक .महत्त्वाचा 
पुरावा उपलब्ध आहे. जोवें संस्कृतीच्या खापराच्या भांड्यावर माळवा संस्कृतीचा जबर- 
दस्त पगडा पडलेला दिसतो. विशेप्रतः जोवें संस्कृतीच्या मातीच्या भांड्याची जडण 
घडण त्यावरील नक्षीकाम व काही आकार हे माळव्या संस्कृतीच्या भांड्याशी बरेचसे 
मिळते-जुळते आहेत.” 


]ररर्ला& 61065 


(1) ॥॥क८८ .4५/८व2०1089 : 4 1२९४८८७ 1957-58 (० 1968-69. 


(2) 0८८८८८५ ०. 007709 77४७९८५ ( 7॥॥८॥7०5॥/) 1880, एग. 
12, ७०ए७॥॥७॥:. 01 [॥]10189. 

(3) एप, 5. एर. 1964. “ 088518 1955 : 8 लाहाट्याशाट ञ(९ 
11 118 1७1 ४891169 ?? 47020 ॥7ठ7ढ /४०४ 20-21 : 1--167. 

(43 ॥॥॥४८ 47८५८८००४१ 44 ॥२८८४८८० 1959-60, 09. 34-37. 

(5) 118एशात्या, ॥॥. १. 1975. “ $श0िटया शॉ. १2800५५ ठल 
1138701290. ? ॥कढॉटा०ळ ० 6 : 44-54. 

(6) ॥१८ळाट 47८८८०१०४५ 4 ॥२०४१०८७ 1974-75 ए०1 978-79. 

(7) 11800], ॥॥.1९. 1978, ]खफ९ 00 : & $(8151081 


1११0 
531)(रा : ण झा0 8. र. ॥॥६०॥6 २५५, 1०७ 1-4 : 


री ६६ 17-22 

(8) व्या, 8. १. 1964. “6 8 प९ण (शण ठा ए& लाडात्ला (एट 
पप) १0१08 1)57ट. ॥॥8181091087 | 7०७५८ श॑ हा 

९ 


445८172 5०८१९५ ग 7070079 ण -38 : 207-210 
( 9) की. ॥॥. ५. 1979, 19:00 हिप टण 0 ७ 
दट्ट्या > 7755295 27 वाळा 0001101 0). ७ कष 
* ति छा'वश 


१६ संशोधक १९८६ 


थ्याते 3. 1. (याहत ( ९65) 
128111, 1. 247-6. 


(10) 8ायात8 ४७5१, 1985. “1९8०012: ॥ 1,898 1197911181 5611611611: 
ग 18 8117181 1०1 3851? ॥1)0रा एल 44 : 173-177. 

(11) 8891109119 प. 1)., 1)60*5. 5. छात 8115911, 2. 1). 1971 
८॥८१८०८४॥१८ १2४८००८४०५ ( ००४ 3 

(12) ए1129 ७. ए. 1953. 7/०॥८७४०//८ ७९7९५८९८४८ 7०72715 ४८ 772 
एकट ४८१८५ 7277, छिपा28ए ० 1८081) 110४०४५ ॥ए०.155. 

(13) प्रग९, यार 80 शिक्षायाहा७, ७. ४., “' गुशा8 ॥॥९॥15(ण७ ० 
50प॥1]एए65(6111] 181-॥ 1५५-00000)॥-80 5पए७७४ए ?? 
श॑ ॥॥९ 2%८॥८७४०/४८ 5०८४८१७ 1 1967. ( ऐए७७ 5 
ग. ४५४॥॥1. ७. 147-206 


(14) 811106 ४१०5811 1984, ८८४१७ $९४/९५४९॥८४७ 1% तट ८रल्वा 
हळ अ. एगापााओाटत ७॥. 1). 1116515, 
12०018. 


ग ॥)/००८८९८९१००१४ 
65 ) 


ए॥11॥ए९051(9 0 


तै छातीचा) (/00ता015 1 ॥॥१॥वावेञी तीचे, 
1740-1790 


[8 500 ० ?॥8॥$ ० ?00॥18-30॥1॥]81, 581818, /81, ॥॥80/०] 8106 
९०1९81 [8110185 01 [18 ॥॥8181118 01111४]. 


७.1. 71. ॥॥318]61 


ग॥8 8181101 [10 500 [186 8916119381 00005 ०. ॥॥8॥8186111138 
॥) [118 180 0९॥ए४/ 8 [॥8 1891018 168४81 588115 10 08 ॥891860(06 
७9 [॥8 5000185815 0०. ॥॥8॥8[॥08 ॥800/. छ्लॉणा88॥/, 8081168016 
००॥(७॥॥0०181/ 18०0105 818018 ॥$ (0 80 [1889919161 0010110115 
0 [॥॥8 189101 ९०॥७159110 [1118115 ||८७ ?००॥8-23॥॥1]81, 568818, 0-0 
॥॥8९0७। 810 (९०01९81 [७0185 0७) ॥॥8 8९1100 1740-1790. 
1॥& ००9]७० ० [715 8081 15 10 0850108 [॥९ 9७18161 00101515 ० 
[18 8858119 | 118 ॥॥88[08 ८00७ ४९0 [७ ॥७]७ ०. ॥86 
8918195315 0० [॥8 089610 ॥०(8018 180०015 5001 85 1॥8 582 186९९16 
0811810, [॥७ 000-1885, 198 01 1811 0 081810 0 18106101165, 
"5५४ ८80181 0 ॥018/-191081, 8४७1898 18115 10॥ 00७७, 
01000ल (४ ० ]8॥0, ००७ ०. ॥0०५७लीा०॥, ॥॥०९$ ०. 8७०18] 
८०॥॥0००[(७5 80. 


९८॥७$5 €0॥७०७[०॥ ० ॥ घा 1८०(प ७! ?०00०18(10॥ 3 
॥॥6०016091 ॥॥७॥8189॥(18. 


(| 1010186819, ४/७ 18४6 10 088 80011 [॥8 89॥100)(॥1581 1०७०७॥- 
॥01 0108 1818101383 ९0७४ ॥1 1॥8 1811 ९७९1७ 86 ॥61068 [॥6 
1७1८७॥(७५७ ० 89100॥ए७॥81  [1०70०18॥ला ७8110 08 5860 
90०५861. 118 5910011 00५॥॥७80॥ ० ॥601605] ॥॥७॥118185911[13 
०७1 08 10५४॥॥/ १४088 ॥॥(० ॥९ 1010०९॥॥७ ०818001165 : 


(1) ॥ऐ॥॥85$085 ठा ॥80॥010815 (1॥8॥81188) 0! 


र ]8७858॥ 
0100168101 01 1810001815. 
टू डू ७ 
(2) ॥०९69 80716, . ७8. ॥०1१७59 03 181(-11886 | 
२४ 
७०४७॥७॥. 05 ती0णा॥) 


(3) 0०॥15- ९000 ०७७७७ [॥ 
०81 08 ९81160 85 1810 (6) 
(4) ४जा-००॥॥४७॥॥७ 18101010 


8 |8॥105 01 ०[॥७$ 01 
॥॥-:३ 


5 01 08101165. 


) ॥&[ 8310 


१८ संशोधक १९८६ 


(5) |॥॥०॥&७५1-७10615. 
(6) ।1-8101655 1800001815, 80. 


ग१४॥७७७3०1 1818115: 


ग॥७ 0९358115 0९610॥106165 ७॥॥॥ 08012 1101969५60 (॥७1 !181105 
8300 ८५॥४७(80 [॥8 18105 ० 001815 01 12680 1811. 5016111185, 18 
९५॥॥४७[०1$ ४५॥० ९०010 1०1. ७०४ 18५९९1९ 01 8811 ॥ ६ 5005561108 
॥80. (0. _0०॥०७ [106 8186 ॥01[(9५9898 [॥8 18105 "आ. ॥&७७ 0 
8५01011811 18(8 01 [1(818518. ॥॥॥॥5 [12 1088581159 ७५(॥ 110 8105 0 
४/॥० ॥01[98960 [॥811 19105 10 88091 ००15 ४९०11८ 8[[॥७ 85 हा 
891001(013118000161 01 ०७॥॥४8(६0 18105 0 0815 01 ॥&. ग॥6७४ 
४0०1९७0 णा ॥॥७ |8105 0 उठछा0813 ठा ॥॥॥550815 0४ ॥08४५॥09 1260 
100008 ॥18॥ 0। ॥>७0 089॥.* ॥ 88151 5४5861, (॥&8 [8858115 
८५॥॥४०(७0 [॥8 ।|8105 0 80४6111161 01 1260 1९ 8111861 ॥॥. ९850 
ठा १. 1॥8 90९७108611, 011 0 116 [015] 0109८०७ 060(:०(88 
5018 ]०॥०॥ ० 918॥153 101 58605 810 8150 9. ०(॥७॥ 1808655819 
०॥81985 810 ॥७( 1/2 01 5018111185 0119 1 /3र्ठ ॥७९ ००७0 ७0००७6 
10 ॥॥॥8 ॥)९8583115.? 


- 9॥01॥0861 ०1855 0 (818115 ४९५॥० ९88 |(॥]00॥॥ 53 0७०७115 ॥610 
9०४७1॥॥॥8॥1 |810 (॥061 [8 ॥1818961611 ० ॥॥81115(6815.५ 810 
181 0011808606 ॥10॥ [181 ९/85 ४७1४ ॥[9॥. ० 8909111018, [18 ॥6॥ 
०181980 01 [8 (818115 ९५॥॥0० ०॥|॥॥७४०(60 ।8105 ॥] 0910818 [36161 
७०8[॥ 810 (९०1९808 ॥ 1871 ॥(१७॥॥/81 ७/85 १ 10७७९5 101 08181) 
019089 01 18610. 81 [॥९ 1811 0/85 50 ॥09॥ [181 ॥18 1818115 | 
1081 0819818 810 ९७ 11(0 18101८९858 ०. गागणा080 छत 1१७8(81960 
४५१७1९ (189 ८०018 ०७७1 85 118197 0191859 ०01 1510 85 [॥86५ ०५॥- 
४०80 ॥ 18४1015 819619 101 (९/७॥(४/-४९ 1013885. 


॥ 5000 ९8585, (15 10010 [181 [॥8 1601 ०81960 ७७5 [७/० [1165 
॥[9॥161 1181 118 5151 18(865. ॥1 006 818665, (1811819 [8 1811 ७/5 
85 ॥91 85 018 810 ॥8॥ 01 (0/० [1165 118 1810 18९6106 0611810. 
01161 1818115 ९॥॥० ०॥७७(७0 [४8 1810 ० 01॥615 01 1811 ४७6 
९॥०७ए५) 85 ((0॥०॥७. 1॥8 1611 (8181) ॥0॥ ॥॥७ [१॥॥015 ७/35 ॥105119 
गा णि॥ ० 51816 ००००॥४. 5० 8%511716, 3 (॥॥७| 16186 811810 
॥10॥ ४॥(॥8। 8॥8, ॥18॥1)111811९81 11 (७1 ९॥७1७0०181) ॥1 01811 18]59001 
णा [॥8 ॥(॥/ ७1०810 1186 1100106 ७९५० ७॥/8938 ॥[9॥ ॥8(8 0 


1811 810 8150 ॥0128125 ॥16 8>॥0॥०॥(७(०॥ ० 8558115 0४ 1॥8 1810- 
०७९५७1. 


संशोधक १९८६ १९ 


1011801 01 (8 ॥॥०॥8४-।७॥0१७॥/5 ॥०]0 ठा 068586॥1(19/: 


॥ ॥॥81181859॥1॥90 [॥818(॥ 081111॥/ [॥81101869/-18611011010059111855 
४७/35 ५७७ ७५0865101880. ॥ ७85, 11६७ ?0018 810 0[॥815, [8 
1011106 0 0811९85 ९५७85 पणण[8 18199. 1॥8 1800105 18681 (॥81 11911 
२1815 0 ॥॥818(1018 8110118 11080(801855 0 [8 8०0718 ४४७5 ५०॥(७ 
७५०॥5॥0818018.? 1॥8 [8115901101 11 (॥8089/-00017 8000॥॥10० 1७॥5॥11- 
09390९0818 810 0(॥& 10811९6815, $81100/5$ [81 11 110510 08585, ॥॥6 
18105 ९0/818 ॥01(99980 898919 060(7 810 ॥181% ० 118 0801015 
1081४9 1051 [॥86॥ 18105 (0 [॥8॥ ७५8&०0॥०॥$. * ॥1॥ए७$, 10 8278110716, 3 
७५७०1 ॥॥1_ 0181800801 1॥ (७1 |६8111610811181 0 ?0018 191 006 
10 1॥॥& 1880५ 0691, 5010 ॥5 58९81 0908359 0 ॥॥1989160 ।8105 (0- 
9७७ ४९५[॥॥ ४९/७॥ 810 [1865, 81 ९6९४ 100/ ॥8(8 (0 [॥॥6 ठा€ताठा.1! 
ग॥& 1080 0 [॥७ ॥0180 0 ॥1018/-।181061 01 [॥8 ॥]॥००७॥८७॥ ४५७5 
ए५०॥॥४ (0 ॥०8. 1॥8 ॥0189/1810861 ॥5५॥७१ ॥७ 501015 100१७८6 
गा0॥ [8 891100॥(७॥&. 1॥8 ०॥|॥[४७(0 ४७५85 1010806 10 58186 ॥[5 
010१028 (0 [॥8 0811९81 81 ॥1॥00 06100/ 1॥8 ॥81९6[ 106. ॥1॥6 
॥018४/-181081 98४७ 80४९811085 [0 [१९ ])७8598115 8( [18 [8 0 [॥ भा. 
18४8718 181 00७ 01 एणाता॥ञा 181 [॥॥689 ०५७88७0 3 0810018 
८०100 (॥५८७) 810 $७७॥०॥७१ ॥ 10 [॥॥8 1011061 81 8 1260 ॥8(8 0/॥०॥ 
४४65 (1518119 ४७1४ |0९५/. 


701 8५81110186, 8 ०५॥॥७७0०, 0॥॥॥०॥ 3698118. 510/818 ७४५885 
[॥॥5 101080 09 ॥6 ७७01 (0 898668 (0 8४9 10 ॥6 |8(61, 018 5861 
ठा ॥108॥018 11 3801091 (0 [॥8 1181९61 0109 0 1०९101 3 10४0९७. ? 
5$0॥8[॥85, [॥8 0०6ता[0ठा 58५ .(0_ 80९8108 ॥॥6 (080. (0 [8 
०१५०७ 01 09 ला ॥81 ॥& 500010 581 [॥8[ 10008 [० [॥6 
०8१० 81 [18 12७0 ॥8(8 85 ॥8॥[101860 11 1081. 09ात 0 (९७1]०- 
९॥8(. 801 [118 111080 ॥8(७ ० [॥81001010]1001(9/ 6608 000णा, - [6 
॥७((७ 1180 10 5861 ॥[ (0 ॥॥७01॥61 81 118 08601885९0 18(8, ७ [8 
८५०॥॥81%, ॥ ४५७85 10_08 5010 8 1260 1868 ४९0 ॥[5 ॥॥0०8 पा 
०७७5860.!3 ॥1॥8658 8४10861085 818 810009॥ (0 5॥00/ ॥॥81 ॥०0७/ [॥९ 
0811९85 6861015606 ॥॥॥6108 0४७ [6 ॥॥०७85 ०. 89100॥॥18 
५७॥॥0॥॥॥७5. ॥ 80तीला (0 ॥॥5, [8 ॥0189/-181085 ०081५80 
8900101181 18(8 0 1118185 ४७81/॥9 11011 18 (0 48 |]७०७॥[.1५ | 
80०, [॥00॥9॥ [॥8 595861) 0 80४8108118011 0 1081 (0 3885815, [॥8 
०180101 82610580 ॥$९०॥[(॥०। 0४61 0868581(19/ ॥101॥ 0० ॥01[0896 
० ॥810 01 8 ७०ला ०. 8 |8घ6 $॥॥॥७७ ॥0ण॥ा ॥10०00७०७5. ॥॥6 
॥1)10180/-1810615 ।॥९७ ४०09835 (0 ४॥॥०॥ [॥8_ ?85॥0/8 ५०0९. 9181100 
॥8॥ ५॥॥७89७5, ९०॥७०७५ ०[॥७ ९855985, |॥ 8091101 (10 18९6106 (892 


२० संशोधक १९८६ 


$॥0॥ 85 0890808 ( 6911 182) ओत. (९080008 ( ९9०७15९ 18%) 
0॥ [७ 0888587158 ॥॥ 0. 1180 ७॥७9५७65!” ॥ 115 00089, पॉ 
८७1 08 5810 [81 ॥]10189-1610615* (15019 ०81181 (111011) 01 1081) 
010०४९0860 (10 89100॥[ए8& ॥ ॥॥8॥1818511[18, 118980 [1९ 1018 8 ])81१- 
झॉ[8 800 881890 8 ॥॥9७ ०109 88०09 8 18108 90818 ॥10॥ 
8910७81 0100006. 


5३€५/७॥०॥००) 0868131001 (18 51816 : 


ग॥8 ।॥8&॥]05$ |"). ॥४8॥8890॥[18. एयोतहा [1॥18 ?693॥10085 081 08 
०855111680 85 एप ०हा : 

(1) 3०५०११ (ठा/) (2) 8895807 (७0७). 8981 ॥॥08(९0 
18105 ४/७18 0 [४० (४०७5, 1 ?815118119- [8105 ॥॥॥098(80 ४ 6083181 
४९४3७1, 2 ॥॥०(७॥81'? -।8॥105 ॥॥99(80 0५ ७/७॥ ७७८. 1॥6 18105 
४४७18 ०185891160 ७ा [॥॥& 161[॥/ 8150 810 ७९18 $[॥७60 85-1 
6७४/९५8| ($॥0शांठा ), 2 0५1 - 0089, 3 5णा - ॥॥९101.2? ग॥ए$, 
118 18४९॥॥७& 8558550161 ४/85 ॥8068 01 [॥8 1711101018 ०. [1॥86 
1811४ ० 18105 810 ॥९(॥॥०० 50। 810 ॥]0१8 0 5$00॥॥/ ०. ७०७61. 
४४७ ति ॥0 ए 0१२१1 81) 0९७ [॥७8 ॥॥881॥18 ९॥3॥७ ॥] 18५९6९108९ 
5४5800. ॥॥ 0181911 181150 [॥8 8111)॥160 [॥७8 ९७18 ०॥॥-1-1110 
18(85 0 8558551811 810 018[॥190151180 ॥6111065 ०. 8556551161 
810 0॥818॥11 1810 [8111185. 


180161 
टपारशर्शि्र्शिशिरशिशिशिशिशनशिशिशिशशशनन------------..__________. 
[181/8651 | 002 | 89188 (९॥॥0 ० 501 | र 
॥९॥॥॥॥1॥., 10106 गर्ञा [15061 ऱ्य 10 ॥॥७60॥॥05 

?81 (311118 
161) 
5"व8- टि ऱ्या 5/- 8५७७5. 


०3]8 ,.॥680]6 ॥९॥8- 5000 31. ॥॥७8५॥॥05-1 ?8४॥ 


उ. 0 (0४७. २81) णात 2 का - 27595 
॥16101 13 ह [६५ 
३8७&/ $50॥॥61- 
010705 
॥॥॥७5( ग्रॅ र ३5. 11. 
६॥-॥॥ व न्न्स 85. 1 ऱ 
१७०५७60165 र -- ३5 2 


संशोधक १९८६ २५ 


॥०७/, ७08 ॥]189 895 01 [6 8889105 0 18४९86108 1685 ठो 
॥ावाश008) ७0005 ॥ ॥18॥७ ० ४/७ 810 30१8 ० [8 ४७९8 1740- 
41. ॥॥8 18(8 0 18४6108 0811810 [७1 01918 ॥॥ [858 18115 ४४९6 
85 10100५5"! : 


॥॥ 8811118101 0 118९ 18(8 0 18४७118 0811810 810 8100 
७००॥७०(७१ ७७ ७19॥83 ॥॥] 7२1811 0 308 ॥ [811153 0 1006७85 5100४5 
1181 [118 18९५6९1७७९ 1885 081 01908 01 [॥8 61005 ह रिश ण. ४४७ 
९७8 ० 51901४9 ॥9॥61 [11181 [8 5) उ७॥॥)७ |)॥1811. 1॥6 ४०॥6[0॥ 
र्ग 1885 ॥01०8165 [॥6 १७8॥७ ० 1७10 01 ९0० [8 5818 0811810 
९५35 ॥>७९0. ॥1॥8 10९/७ 18(8 0 6811816 ॥10108(85 1॥8 ॥७101 1810 
810 ॥9॥61 0811810 5५08101 1810. ॥ 8017098815 1101 [७6 800४6 
18018 1, [181 [18 ॥8(85 0०. [९॥. ७005 08 098 ९९७ ॥॥1५॥॥ 
॥19॥161 [1181 [1058 01 1801 0005. 8॥0 [॥5 081 08 5005181118160 
७/॥॥ [॥९ 1011000119 18018 ॥ 18४6110868 1885 0. [॥९ (1. ॥६७॥6 
॥॥8९७8॥ ० [18 ४९81 1747-48. 


ग85181 
ताड 8३6185 ॥॥1 |)39४५3115 व 
“२ *-७॥॥॥१-1- “13 
३801 “7०05 
॥/॥७ 3 २893115 1७1 ॥६8॥1॥९ 1४8४1 
६८॥॥ 3 ?598115 “क 


॥९॥ आर्ष. ९7005 


८818815 6 ?58%3॥5 ?80॥1 ॥॥6४6| 
॥००॥818 6 ?58%3115 १४ 
51८6 6 २598115 गी 
श्श्ञां 6 789615 /* 


पवल 8. 0000 8.00 /१ 1: /91000 2 क की रक पटत मना 


ग॥8 1885900851 ठा005 0७ 01908 ४/७७ 895 90000 ॥ 0७8 
18018 1, 


२२ संशोधक १९८६ 


1801811 
1818 1 80७85/ 
टा०?$ ताठर 8118 तार्‍ाााा------___*_१॥०/ए९श १80 | 1861 ॥8ए॥0 वा 
$0981-0818  एर्झा [18061 5 ३0९8653 1740-41 
5$059०1-081186 ८॥8100/50 10 0७७७९५४ 1749-50 
0831089113 

5पठ81-0811€ ॥७151 18101८8 5 80७९652 1772-73 
गा। ॥१७॥७ ॥॥8७5! 85. 2-8 8111895- 

081 ॥]1801020 1743 44 
गा ठर 85. 3-8 81185 

10861 ॥8(11027 1745-46 
ज॥[8 १७151 5 80७6528 1772-73 
(८000101 [685 र 8 ॥॥॥185 10 
& 1510 


8४61४ (166. 1772-73 


7२81 [16885 18110 गे 4 ॥॥॥85 101 -060- 1772-73 
डला य अ ण स्कल ० हली 


॥ ४५॥॥ 3010881 11001 [18 50006 18018 [081 तार] 8९11 13185 ४७18 
8707180101 [॥€ 53118 ९1० ॥ 0७61811 186115. 1॥॥15, [॥8 1806106 
॥०8 0) 5॥५8-0818 ॥॥]_ 0॥8100/90 ?811818 ७९/85$ 000018 [1181 
11058 0 0181 1805. ॥ ७/83 0808158 [08 1885 ॥/618 1,6९0 0] 
8 व०॥४ ० 501 0 118 10७० 10. ॥] ॥७ 700॥0०७॥॥५ 15016 
॥४, | ॥8४७ 5९0 011118 065115० 188101 0861 ८1005 ४७1 ७19॥8 
ण 91811 ॥१81९ ॥॥8७९31 0 118 6815 1 743-44० 810 1745-4639, 


1:1०: 


व स 
७105 85 | 68 क छावा १९७5 ६ ,॥॥185 २810811896 
081 ॥)8॥॥0 | ॥॥8/७6 | ०. ॥1018838 

ल य 


1743-44 1745-46 | 11 18४816 
081810 पा 


15. 41185 1१5. १1185 | 1745-46 


५: ॥॥:॥॥-)| 1-- 4 १-- 8 20% 
॥१७961 र; 1-- 8 1--12 20% 
उ५" 1--12 2-- 4 30% 
॥४॥७51 9 2 --00 3 --00 50% 
ग है? 2-> 8 3-- 8 40% 


संद्योधक १९८६ २३ 


1 15 ०00881 101 [॥७&8 800४७ 18018 ०. 0850 1885 ०. 16४७0९6 
0811810 [॥8( [116 1885 0 18४8118. 0811810 ० [॥७९ ७005 ॥॥९७ 
॥७89॥, ०७०/॥, ७४॥७७ 981011) 8८. ४४8७18 11०0188580 85001 25% 10 
50% ॥ ॥॥8 ४७९81 0 1745-46, [॥8॥ [8 1885 0. 1743-44, ॥1॥6 
1101883858 11 ॥1&४९6७॥७॥७ 18(85 ४५४359 |)॥009801/ 0॥७ [0 [॥॥७ 1101868858 1 
8188 0 ७५॥॥४8७॥०॥. 


छाप ० वाच 88९९७: 


ग॥& ७॥081 ०. 1810 18४७॥ए७७ 85 3 00101 ० 9७0559 [10००७०6 
०५०७॥ ७९ ॥9॥ 85 018-॥8॥ 11 50086 ० [॥७ 08585. (01 ४५॥७॥ [॥18 
18105 ९/७18 8359855860 8 [॥8 188 0 (हला 100885 ९ 0108.81 
5018111185, [18 ७65815 ०७॥(|७४७[॥॥७ [॥8 90४९॥॥॥॥8॥1 18105 0106 
088 59586॥, ९४618 18९80 81 [॥8 182 0 (४५०-[॥॥0० वण ० 
18 (061 ॥॥1०0॥०8.* ॥1॥।5 1818 0. 8558551016 ९९४85 0९61181119 
॥19॥61 ४/॥७॥ 018 (8९65 |॥(0_ 00190९181101 0 [॥8 8४6808 ४810७७8 
ण ७०१५० ७७ ॥७9॥3 0 ९९6. 0 0४ 18105. ॥1॥8 8४6९180960 ४816 
0७1 01918 ९81 1009119 08 85911181९0 85 ७061 : 1॥8९ |810 18४6116 
188 0 ९४७ |. ७५७65 10 1४९७5 0७ 0919॥08.88. 7ए॥७6 1810 
01००॥०॥॥७ 1०8 ९/85 3855855680 81 [॥8 ॥8(8 0 (1 ॥180॥105 01 108.9* 
ग॥8 1810 ॥8७९6॥॥8 51818 ४४35 981981811/ 1/3 ० छा&ात ७॥1००॥०७.४० 
ग॥& ॥॥0०8 ०. 108 ४९७1100 ॥0॥ 16 10७०8७8७९5 (0 20 10०४७6७७९5 ७७ 
॥९॥83101.30 [8108 ॥61(९ ॥॥०७ ०1 1/3 18४७106 1. ७6. 10 ॥8580॥105 
० ॥८७ 0831 08 10५9४ 8591118860 08(४/661 85. 8 (010. 


॥॥5, [18 8४01898 ४०10७ 0100१0ट ७७ 0190801 1128 |810 081 
10॥9॥॥9/ 0७8 51880 81 06९1७५९861 85. 24/-- (0 85. 30/-. हतात ॥6 
8४61898 ४510७ 11000० ७ 9191830 [॥७ |॥॥99180 1810 ७०७॥७ ७6 
5३5. 30/--. 1-९९७०/5७ 8९61898 ४७108 0000९ 018 ॥19॥8301 116 
180 ०१एटलाा9 ९0॥७61 810 30081 ०००10 08 1०॥9५॥॥॥/ 851]॥18(06 81 
6 10 10 ॥80॥05 185908०४७४ . 8. 8 858. 12/-- (0 15/-- र्जा शझ्षा 
1811९81 01085." 8 96॥ 081 08 85881(6९0 [॥8 त॥७ 10 [08 8656 
81 र्ठा ॥8पा8| $011 |) ॥81181990॥18, ॥॥७ 8४९1690 ॥॥७॥० ० 918115 
॥९७ 81०8, 30५७1 0७. 090800०010 रल ७8 ग0!8 1181 8 1010 
निह या, प शीक: प 8150 $॥७॥००॥७ [॥81 116 

४/85$ ॥88४९/ 01 [॥8 68 
॥8ा0॥/ ॥ा8. 0/ (॥6॥. 00 ०. 50595 यन 


प 16॥ 3081151 
७018 ए॥॥॥ १४७७ 


२४ संशोधक १९८६ 


8210101181 8558551181. [.०8& 0) [8 [88 8१86४6७11७ ७४९/१5 
180110९860 0/ [॥6 9०४७111161 10 8 1501065 0861 019॥8.88 


॥०७/ ९७/७ 081 1011 1009 188 8000 ॥6 010861 ० 18४९116 
080810 ॥0॥ [8 1010०७5 00॥1109191190९0 180180 [118 180101 
01061 18९8५/ ([. 8. 0/७, २०018, उपागाचा २॥8॥5) 51000 [७ 
॥०॥७858 ॥ ॥18४61118 0811810 8106 ०9॥०८५॥॥[॥॥०। ॥॥085 601119 
1740-1790. र 


॥ 15 8010)81811 110॥ [॥8 [6018 1010०७0 [॥8( [116 ४५॥-॥॥॥॥-॥ 
०8॥)810 0 181 ॥1७५०॥५० ८०8३6 (300 -- 600 -- 30 5. 3310) 
0॥ 8॥ 8४86180968 80011 310 581 ९601 १01 1740 - 1 792, 0॥॥७1885 
[18९1000 ॥॥८७59 1815९0 01 81 8001806 (300 .. 30 -- 25 -5 355 -- 

3118) ०॥/ 0/ 118 ७ 0७ 1॥5 ॥10108(85 ॥॥81 ॥8_ ७॥॥081 
० 1810 ॥8५७1ए७ ७/35 188४/ 01 [18 |38853115 0809158 85 18७6108 
18(85 110०188580 [(॥७ [1८650 3७11०0॥(॥॥७॥ ०0॥11]10011185 0५15101 
1018858 [1 ॥०००॥॥०॥8७(७॥४. 


189139 
लक ४७ ॥७ १७% गळ गला या ४७७ ७183 ३8९७118 ?1085 २81०811808 ॥1०8 ४७5 ?81८९8॥1- 
1)811810 ० ॥०18356 छठ 18980 
0॥०6 
[381 ॥] 18५8118 ७ ॥॥0- 
9॥8. 0811810 ॥)8॥1- 8358 | 
0861 0195. 10 011085 
85. 1118 


11८8 1740- ॥(5[1॥8- 3399 ॥8ए0- 1-004* 10 ॥80॥1051811740-41 25%४१! 


41 0७ 105 .. 8७. 300% ॥5९& 
२॥७॥ २81 85. 118 
॥॥९- 1-4 
2॥/७॥1 1743- ॥॥8५/8॥ 85. ॥॥1183 15. 81189 ॥॥80/81 1745-46 30% 
व 1-12 1-12 2-4 र 
1. 8, 30% 
॥॥७911740- [९88 ठ ॥8010//3-00 3 ॥118[11105/3 [8॥]6 1792- 300 % 
41 ४७6 81013 5818189 10 85. 
१1 ॥]81- 586815 6 6 
10 019॥8 1.8. *१॥-] 


- 500% 


“ल्न कत य ल्क मक प य ० ककी म म कळक 


संशोधक १९८६ २'५ 


॥5 8 1850, ॥81४ [11188 118९ ॥४०७ ॥80_ 10_100॥0७१/ 1081 ॥101॥ 
[18 0811९61 11 01081 (0 0890 [118 18४७॥0७ [10 _08७0४6॥॥॥ी&. ग॥8 
०0५७1-001081806 10815 101060 ॥819 ० [॥8॥ [0 ॥0॥[०५७४५७ 0 5818 
[181 18105 [0 [8 ९186011015 01 ७180818 [॥6॥ [0 0४७ [॥॥७ 18105 
10 ॥018/1810619 10 ठ॥॥४४॥०॥.* ॥58 185, 5016011185, 1900 
॥80 1० ४18 810 ॥0 ॥181९6( 85 5001. 1॥81 15 ४॥४ 85 018 ० [18 
1800105 5(8189, [81 0108, 1188९ 019185 01900 ॥ ॥९080]6 ७०1॥6 
00९ ० (७ ९61]61 ॥॥8४/०1 ४५85 5016 101 85. 4३ 1. 9. 8 [18 16९ 


७ 8. 18 0781 719॥8 ०४. 


ए०ठवणट६ ७६४ ०1 1-8 ठ 


[8 0७७ ॥00/ [11९ 8000 [018 ५०॥0॥॥0॥ ० [॥8 8४61898 |॥०७858 
ठ 181811 ९0० ००४७०0 118 1816 र 00॥$ ला 1280 010000९ 
181. १61 08९000 1/310 र्ण (08| 0100008 85 ।90 18४९108 
810 58686, [8 1811811110 2/310 ४०5 3181680 ७४ 10. 00५७ 90 
118 00४७01. (९७९०) 9० 1/386 ग 1811811090 1००७०७). !-७९ ७5 
855018 [88 ७359815 181119 ४५४35 ०015915180 0 8 ॥)6110615 
(8550711019 181 6, 001 ० [88 ४७९ 800॥(७). 0 (७6 8४61806 
6015011101101 1866 01 91811 ॥९७ उ 0७ 1880. ४08$ 1/2 8868 
061 089 भाठ (08 0॥॥ता भा 0015801180 ॥७॥ 118 80015 51818. ॥1॥6॥) 
118 (081 1९५0॥॥७॥)९॥ ठा उ०७॥ ७ ४९81 ४४०8 80001 32 ॥॥8ए0॥05. 
1॥९ ७859315 91818 1011 8 (081 00१0०७ ठा उ०५७॥ 0७ 1019138 
१४5 3 ॥80॥08. ग॥&€ 8188 18५011७0 1818018 (0_ 01०४००७ [॥॥९ 
॥॥॥1॥01) 800 ठा उ९७॥. ० ॥०९8 188060 101 [॥8 800518810९ 
० ॥॥९ 088580 1811119 ४०७10 08 1 2 ७9185. 11105, 100 [18800४९ 
८816018001 081 08 3580 ॥॥81 [8 (618 ७०॥९॥०५०॥ 12 ७191185 
ल 1810 018 088887 ०४५॥७ 885 ॥((॥8 85 4 ७9॥85 ०. 10 81ला8 
८०७॥॥० ७७९ 8018 (0 5300981 91 108 010१0८७, 010४080 181118 010085 


0106 10०0७. 


(0६1867 ९8585083 1107008560 0॥ ॥)88581.5 

1॥॥ 800100 (0 118 18४6116 10%, 0168 8001110181 18285 ४४७18 
8150 ००॥७०७० 1101110985819 1 [8९ 8198185 0 ४॥5५965 11 3891195. 
९॥879९७" ९, ७, ॥8$ 9४७ 8 | र्ग 24 18265 01 081४895 1103090800 
ठा 10 5५010०8 0४ [118 ॥॥818118 80४6110. १॥७ 061815 8000 
3018 ० [80 ॥8५७ 0861 9४७1 08100५ : 


नृःटाटका : 0888 0 08 ००॥6०(60 ॥110॥ 0888981158 (0 ॥80९. (8 


२६ संशोधक १९८६ 


8900815859 101 ०018110 [॥8 |81९७. 118 ॥811]165 ठा 5$0॥0॥ 0[॥७ 
18285 11010०0818 118 ॥॥॥॥७०५$७ 101 ए५॥७॥ 1189 ९७18 168०160 ७००॥ [18 
$0७]७०७. 170 8961101७, (॥७8 (6७, ॥8॥०8[॥॥, 8809॥0॥08॥, 
(8919708, 881।08(, 8७0. 111858 ८७$$85$ ४6७18 [|॥][]30580 ठा 
०७95605 101 [8 ७/०1॥९ (॥8 1101869 0०॥८०(85 ("ा. ठि१३१|ा ठा 5 
16285 ) ९५85 1580. 


ऐवावाकूटीार : 1/1000 182 ७/85 1110305800 01 081 09908.” 


छळणे ळा & पळ्यळा : 111858 ९8७5585 ४/७॥७ [॥॥1]0]0560 01 
॥॥8 189815 01 180 ॥॥१॥१॥॥४ $8181]]81॥ (0 11661 [16 8>[७॥1॥5$85 0 
81[॥181/. 880॥1110/0०१ ठा ७॥॥००९ 0$९0 101 8[1॥861/ ७/९९ 
001०0१8580 ४/॥(॥ [18 ॥6॥0 ० [॥॥15 ॥]0169. ॥[ ७/85 0011860860 8 [॥€ 
188 01 8 ]७८९॥. 01 81 108 182९01 8 ॥॥185$ ७1 ॥॥॥॥ता6त [18 
18४8118 [0 08 ॥1]1808 11010 1॥8 ४॥७9७5.*8 50॥ा8 0ए॥0 ८ 085585 
४४७७ 18५80 0 ठ|81811 0008510115. 701 82५8111018, [89 ७5 16060 
10॥ ७४॥७५७ ॥७०७॥७ 1० ॥88( [18 ॥1506118118005 8>[1)8115865 
॥०५॥७०॥ 0४ ॥७_ ?85॥10/8 ॥] ॥15 30०५॥७५,१/०१ ठा (0 11886९1 [॥€2 
8908158685 01 ॥15 [118658५ ८७&॥01/ 01 ॥8111908 ८8181101%.”? 


कळयायाळाय : 0 (82 ०011608680 101) $॥1000/161 85 घाळटााष 1885. 


॥1आ९०0०071 1.८: ॥ 183 ॥॥॥)0580 01] 18985 [0 _॥1]॥1€९261 [॥6 
8)०७॥01(॥॥७ 01 60000 ० चाह 110169 (0 ०1०815 


1810110 
18४8118 1151)6011011/2 01 1810119 511७6४ ०1 |8105.९9 


फाळणी 810 $दावपद्याफेका ४/७॥8 [॥8 (86285 01] ॥18॥ 310 
58181]60. 


हवाव्व्यवला - ९०७801/ 8 (182 ठा 1810. 


$ळाणावाय "3वकूळा : ॥. ॥७ 16९6106 ४५४०5 ॥0[ 0810 ७४ 
0888581, [18९ 0655 8 [1॥९ 15801 4 ॥8॥135 0७ 80७९७ 0 51 [1018 


॥8(9 01 8 ॥॥185 [13९ 1188 ७/85 ०॥81588 01 [॥॥8 18५6118 81100 
08 1100 |]]8859811 


6०17047117 82) पाढायकळाा : 1॥856 ए/७8 [॥18 18285 ।!8९180 01 
(8९ ]९०॥७॥९ ॥1 ॥181) ४०9५७5 0॥/ [॥8 0811813 ॥॥९७ ७109859. 


18285 0011860180 ॥0॥ ७8581 
$ [॥७ 0 0 [18 (05 ॥॥१॥०॥- 
0885811 ॥010॥ 0 51181 1810 01 ०५ ० ॥॥8 5081808 (6181118 1130 
10 0१89 (ए/० ॥80॥05 ० छा 83 0818108 (1.8. 1/101॥1 610611 
081 09॥8) त ०84 ॥)80॥05 ० छा] 1010116 15965 500 95 
88010७8, 861108, १/॥0॥8181, ॥50801101 18%, ७8०6७०8, 


संशोधक १९८६ २७ 


[(॥810॥108(0. 910 10 500 ०0७ 182688, 1. ९. ॥७॥ ॥]8॥त' 101 8901 
18% 800109080४, (81 [९ 188 01 8 ॥॥1835 061 110॥101890). ग॥0$, 
118 1०00५८७ 180 10 189 25% ० ॥15 50818 (0 '(90४७॥॥॥॥९॥॥ 8700 
०७ ॥ 10 0 8601018 (8285 0९1 1181 18४8108 18 810 ॥8 
130 (0 ॥6९॥810 ८०॥(७॥(९० 011४ 01 75% ० ॥5 (08| 18५०॥॥९॥७॥( 0 
[08 ४७81. |) ०७ ९९०105 ९५ ७8 58810 [॥8(1 00० [॥8९ [081 १७10 
० 8 08७358, 33% (8 08 188 र्ग 1/36 ग (०७ ७1001८6 ) ४/०5 
181९81 0४ 60४७॥॥॥७॥ 85 18४618 182, ०७ ० 1९॥॥1109 67% 0 
118 0100006, [18 1810 00॥९ (00९ 80/8/ 34% 810 00॥(० 01४ 
33% ० [९ 1081 0१५०७ (1.9. ०0० ॥5 51818), [॥8 1000061 
180 1008४ 8% ० ॥1$ 530818 11 1010 0 01181 (8265. /॥0 ॥७९॥80 
10 16081) ८०॥(७॥(७0 01४ ७) 25% ० [॥8& 91058 01000०७. 1॥[5 
3101818 ०0 8 (018। ७1००७०७ ४५७5 ॥0 500९101 [॥8 (8180 90 
॥॥5 181119 8९४७ (0 ]॥७ 01 8 5800998108 18४९] ९9) ७8 010४९0 
गी0॥ [08 10॥00॥॥७ 8818100 ० ॥8९ ००७ ०. ७0०॥५एलीा०॥ ० 1108 


0७९ 01918. 
गृणा८ ७ णाशा( आणण्णर 01९००५० फण्वप्रटयिगा 0 11८९श' एप्टाळ 
पा ४० एएळाट १शव्वण्टा ककवा पाट सदा 174374 द्याव १9१्चा 
1310011९ 1१001 ८: 
85. ॥॥॥॥85 


॥७७1808 181 086 01918 १-8 


(33 1180109.” ) 

॥॥811018 (0081 10 1811115119 50॥ ) 01£.512 
॥/8५७५ ० 40 08968" 180001 11 4 11018 10 

1881110 810 ८०॥४ ॥०७११ (81 (18 188 र्ठा 


(९०४७. 


6 10९७5 01 ॥9॥ 88 06 089) १६४४-०4 
85. 6-7 
॥॥1९०॥७ : 10 ॥80॥09 0 ॥०6 061 09113 ३5. 12--8 
[855 0०8. ० ००॥४७[०॥ ३5. 68-78 

३5. 0 -- 00 


3ऱ 1180105 85 10४७10७ 0811810 (81 [018 
8९ 0 181 --4 81185 0९ ॥80)0”? ॥ ७: 


१. 


२८ संशोधक १९८६ 


ग॥॥5$ 861 [18 0800001 0 0०५(० ८५॥॥(४७(01 810 1108 ॥॥॥॥॥०१॥ 
[18 8४61896 811181 100118 ॥0॥ 018 ७५॥७ ० 1810 ॥1००७०॥0 
1108, ४४65 8908080 (008 १6, 1 510 8 8॥॥)85$ 0119. ॥॥8 ८0016 
1001001858 ॥९8 8000 018 ञाव ॥ ॥8[1105 0 1८8९.011७/, एएंला 
४४35 1855 [181 8 5105158108 16061 (0 ॥/९ छा. ॥ 510005 [॥8 [0९ 
1819851 00101 0 1100118 ७/85 [810611 0/ ५०५९॥॥॥1811 510 |810- 


०५९५७ 810 0119 9181 ॥5001 0001058 ०७(७॥७१ ७७ ॥७ (6180 
०1 ०॥[[४७01. 


8 180/ 005810811015 ॥8/ 08 ॥18060 11011 [18 0150५65101 1त [॥॥6 
5811511091 08(8 91७७1 80006, 189५810110 1॥8 800101८ ५५॥०॥॥१॥ 
० [९ ७558119 11 ॥॥819(13 ८०, 


(1) 1॥8 0811615 6826101560 [18 08108 0५९6 08९8581119 910 
8150 0७९७1 [॥॥8 89100॥॥15। 011085. 1169 8>101(60 106 |]७658115 0४ 
8721801110 18198 50818 01 ॥1०॥५॥०8 11001 ॥€ 1100[1061. 


(2) ॥॥8 1910 18४९18 १611310 ० 8 ॥॥818[॥13 518(6 5९6115 
10 08 ॥[9॥ 310 ॥810॥/ ॥8९(.69/ [18 1001 [)]885$8115. 


00100//80 1081 100 ॥॥: 
॥871. 118 0९610॥11061९0 


50% ०. [6 [0151 01०0० 
081810. 


01 [8 ७॥॥016, 168 ॥०॥॥९ [॥81 18४6815 (॥8 6800101110 0011101 
ण 0885811109 11 118 ॥॥७818[1118 00॥1[/ ठए॥॥]9 [॥8 |8181 ॥७॥ ० [18 
1811 ८871[011/ 586115 10 08 1860811005. 


संशोधक १९८६ २९ 


तृष्वफाट आणण्या १९ 111०९5 ० ००व-टागका$* (1763--67) 
58815 ०७7 50०86९6 


718115 ि्कक्रफ्प्रा ला ला गा ल्य 
?0०0189- 48 16 20 103 1763-64/& 
उ०॥॥)७1. 

तीर 10 16 |. 115 1764-65 
६. 135 23 24 15३ 1764-650 
?0०0॥8- 10 16 14 11 1765-66 
उण॥॥॥8. ई 
5॥86४9५80॥ 20 36 20 14 1766-670 

४५05605646: ल्ल 


॥51698105 [8 11085 र्म 100१-७1915, ९४७ 110 [॥8 ४181018 रा 
1108 18685 ० 80]011॥19 818895 ]॥८७२००॥8३-३०॥॥81 810 ७४४७ 118119. 
1॥8 ४811811018 101068 ॥॥७ 0०5$0॥॥ ०. ९008 18196 ०. ॥॥८6 
6॥6181088 ॥ [8 896 ०. 811181 (1819001 0 ४९५॥७॥ [॥॥8&8 ४५०5 
8 190९० 18891 118818 ठं ॥७॥$0०. | 

२ ग॥९ 01085 118४९ 1088) ठांश४61 1 (81085 0 व०8॥[(४ (58615) 6 
00०७७ 810 ७४ 8४8 5681 0810018160 ह. (हाण$ 0 1180110 
० 40 58818. न 

॥ १७७० ७. 788 781111859 11 801089 ?18808109/, (४.0 
९1७1096, ॥॥॥०७॥०% 0. 

५ ॥०.॥॥०००% ट्‌, 

0 ॥४818119/8100/36 [858011 880॥181९-109 ४. ९. 18]0/606, 
॥९॥8॥0 13 910 14, |७[6। ४०. 123, 0? 103-104. 


संदर्भ टीपा 


1 (अग्रा $$ ० ए॥टवाटणळा जावां [व९८$ ळव ॥॥७(७॥७६०॥७, 09 0. 


९. ॥४. €॥1॥115, ?. 204. 
2 5886लीं0॥8 100 581818 88195" 900 ?659110//85' 1181189, 


१/०1. ४, 581805 758, 765. 


3 1718. 

4. 85९8010185 101 581818 8885" 90 २65॥४0७85' 0181185, ४०1. ४|. 
5. 720 810 721, 8 744. 

5 ॥0॥1018(181४6 59७61) ० 0७९ ॥॥8181185, 89 8. १, ला, 

00 185-186. 

1७0, 0. 143. 

आ. 10) 59818 1०७85 ६ ?659॥0४85' 0189185, ४०. ९॥ 


4405 


संशोधक १९८६ 


$818०[[015 1॥10॥ 598885 85]85' ६ ?65॥10/85' 0181185, 
४९७1. ४५1..>..227. 

॥७॥०., 0७. 267, 810 0. 275 

?85॥0081019/3 890/8॥, 0/ ९118108181, |. 121 ( ८॥87161-6) 
5818011015 110॥ 581818 88]०5* ६ ?85॥10/83' [1)181185, ७४॥, 5. 
433, 8 8150 588 [॥8 ०0185 0 [186 0801906 8118111806 
5४ ॥. ?8॥॥ (13081 १०. 25). 

?65॥10/81019/3 $90/०॥, “1180167 6, 0. 128. 

॥७10., ॥807161 6, 0. 127. 

5616088 |७8(615 ॥0॥ [18 51008 08, 1(६॥810 5, (80. ७४ 5, 
1. ४७093) 18(81 06880 2011 ॥॥8/, 1 752, 1७७ ९१०. 4. 
$58180(60 ॥8((815 1101 [॥8 /09/58 (031151 ४8 ७५ 5. (. ४७096, 
९॥810 5, 1७81 820 2151 )0॥॥/ 1753, [हा ४०.10. 
$818011015 1101 898318 1895 ६ २९5॥10/85' 0161165, 111, 5. 332 
1916., ॥॥, 5. 339. 

॥॥१७५ ४,5५5: 721. 

10., 1॥॥, 5. 339. 

5980015 ॥0॥ 95618 ३०]85' 8 7२65310058” 0181185, '७४॥, 
5. 418. 

॥७10., ॥॥, 5. 325, 810 5. 326. 


5818011015 1001 561813 18]65' 8 ?85॥110/25' 0161185, |॥। 5. 363. 
॥७॥0.,॥॥, 5. 325. 


101०., ॥, 5. 330. 
1010., ४॥, 5. 418. 
॥७10., ॥, 5. 356. 


1010., ॥॥, 5. 358. 

॥1०., ४॥, 5. 418. 

॥1010., ॥॥, 5. 356. 

॥00., ॥।, 5. 358. 

1918., ७, 5. 721. 

॥010., ॥॥, 5. 334. 

॥10., ५, 5. 721. 

1910., ॥॥ 5. 325. 

?85॥0/8 (०॥॥ ॥॥8॥18138911118 --- 0४ 8॥8४९6, . 354. 
?85॥४/8 [)181185. १॥, 5. 1083. 

॥॥७ 1०९5 0 ॥/॥॥७81 516 30/8॥ ए७/818 85. 2/-- 98 85. 15 


२81 ॥80110 1890801169. 566 8818011015 ॥0॥1) 581818 15]895' 
810 10?85110/85 0181185, ॥॥, 5. 356. 


38 


39 


40 


41. 


42 


43 


58 


59 


१९८६ संशोधक २५९ 


58681९०015 110॥ 88818 08]85' 910 ?6910/85' 0181185, '४ 
5 7209. ध्‌ 
॥॥ 8४७1396 18४९108 188 101 500७101, ०७४ 8900 ॥6॥01 
1810 ॥189 1088 ८810018180 85 3 ॥80॥05 061 ७1918, 588 1218- 
185 ॥1, 5. 326. 

1॥1९ 010९ ० 106 ४०10१ 10) १5. 16 (0 88, 20/-70५ शीक्ाठी! 
[. 8. 008 1008९७ २6 118010. 0181685 ४॥॥, 8.1 082 & 8150 [1९ 
॥8((815 1100) 58180(60 181815 101 118 ४०093 08. ४ |शा[टा 
१०. 47 (0७60 511 381. 1751 ), 0. 40. 

5868180015 1101 1018 581818 1१8]99 8 २७5॥1९/७$' 181185 ।॥, 
5325: 

[॥8 18४6118 188 101 ॥५॥७8. 08 01918 ४४895 89.13 810 [॥8 
४॥08 ० 0768 "18010 ७0॥९० ४४७3 ॥8. 3/-- ॥8७108 ॥॥& ।8४86॥116 
0811810 101 ४0१७७ १०७॥०७७९॥९61 8000 ॥॥ ॥8ए॥0. 

॥$ [6 18300 ॥0००००॥५ 1801 0०७$ ० ५8106) 1810 ४/७5 855886- 
580 81 [॥९ 188 10 80०8७७ 06 0918, ॥॥९ 10५0९61 180 (० 
०७४ [॥8९ 18४8108 0811800 0 4 ॥180105 818 2 588158 ॥ ॥8॥ र्ठा 
०891 08४/॥8॥ ल (61 १0७85, 898 0151185 ४, 5. 721. 
5861801101 110] 58818 19]95' 8 १65॥४0७88' 0!51165, ४, 5. 711 
1010; 5. 749 

२65॥४/810119/3 580५811 09 ९॥8578९७1, 00 21:22 

5618011015 110१ 5518138 89]9'5 8. 7२651४५४35 018185, ४1 5. 798 
॥७6, ४ 5. 800 510 802. 

॥७०, ४! 5. 807 

1७0, ४ 5. 804 

॥७०, ४) 5. 803 

॥७१, ४ 5. 717 

॥००,॥॥ 5. 332 

ए65॥10/8101४3 580९91, 0. 2: 

॥०0, ७. 23. 

5९16060 1९७15 1100) 1॥8 ४७093 098, 80. 0४ 8. -. ४७093 
९, [नाह ४०.10, 0०1९१ 25 ०७॥॥ 1753, 90. 10-11, र 
1॥९ 181 01 1900 01000०॥७ ॥०७ 1188 0981) ०8॥०७॥8(80 85 ४ 
७10801 01 [8 १०७ ७००००७ ७९०1ए0॥9 ॥७ 1318 9188 0 
1810 18४७106 810 ०॥०७ ० ॥0९ ॥8$ 10866) ००॥508180 85 85 
25 061 !९॥8101, 800 0181185 |॥, 8. 356. र 
0181185 1, 9. 279--108॥४/ ४४०6985 [038 ; 

ह वाता तका. ४ 1600॥161 ४४85 592 ॥॥९७5 
1811851, 5. 356. 


दुग जिंजी 


डॉ. वि. ना. हंडीयेकर,- शास्त्रीनगर, भंडारा 


“ जिंजी » नाम लेते ही मराठों के लिए श्रद्धााव निर्माण होता है। १६९० से 
१६९८ तक मराठों के राजघानी का स्वरूप प्राप्त हुआ जब मराठों के स्वराज्य की 
रक्षा का उत्तरदायित्व इसे निभाना पडा | इतिहास के पन्ने पळटने पर इसके ६०० वर्ष 
के इतिहास में ( १२०० ते १८०० ) इस पर १३राज्यों का आधिपत्य रहा जिसमें इस 
अमेय दुर्ग की संघर्षमय भूमिका रही । जिसका प्रभाव दक्षिण भारत के भोगोलिक 
एवं राजनीतिक दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण है । 

जिंजी जिसे तामील भाषा मे सेन्जी कहते हे, जो कि सेन्जी अमन नामके देवता के 
नाम से जाना जाता है। आज के तामीळनाडू में दक्षिण अर्काटे जिले के ग्राम टिन्डीवर 
नाम के परिचिम में ३२ कि. मी. पर यह दुग अपने गत वैभव ओर जान की याद 
दिलाते हुए आज भी यह मुस्कानभरी नजर से देखा जा सकता है । तीन पहाडियों 
पर “ आनंदगिरी ”, “ कृष्णगिरी व “ चंद्रगिरी २ का निर्माण कोना वंशके प्रथम 
शासक आनंद कोना, द्वितीय शासक कृष्णा कोना एवं उनके वंशजों द्वारा त्रिकोणात्मक 
स्वरूप में किया गया | कोना वंदा के पश्चात्‌ यह दुर्ग, क्रमशः कुरुमबार, चोळ, होयसल 
एवं विजयनगर साम्राज्य के आधिपत्य में रहा । विजयनगर साम्राज्य के समय नायक 
वंशीय अधिकारी यहां नियुक्त हुए | जिनका अधिकारक्षेत्र जिंजी तंजावर व मदुराई 
तक रहा । बेंकटापती नायक यह प्रथम विजयनगर का अधिकारी १४३४ में नियुक्‍त 
हुआ । उसके पहचान २०० सालसे ज्यादा समय तक यहांपर उसी वंश के ६ शासक 
रहे । इसी समय अनेक मन्दिर, दुर्ग व अनय निर्माण कार्य होने से यह प्रदेश सांस्कृतिक 
दृष्टि से प्रगति के पथ पर अग्रेसर हुआ | ज्यो मुस्लिम शासक के अधिकार में आने के 
पूर्व तक बना रहा | 

विजापूर के सरदार शाहाजी भोसले द्वारा १६४६ में राजा रूप नायक को पराजित 
कर जिंजी; तंजोर व मदुरह्दी को जीतने के पश्चात्‌ हिंदुओ के अधिकारक्षेत्र में ही रखना 
चाहते थे । इल पर क्रोधित सुलतान द्वारा २५ जुळे १६५८ को दाहाजी भोसले ओऔर 


दुग जिजी ३३ 


उसके साथी कान्होजी जेधे व दादाजी कृष्ण लोहकरे दंडित करने के लिए मुस्तफा- 
खान को भेजा गया । अफझलखान के मार्फत बंदी बनाकर विजापूर ळेजाया गया | 
शहाजी भोसले ।जेंजी और तंजोर को सदैव अपने अधिकार मे रखना चाहते थे । 
इसल्यि १६५७ और १६६३ में इन प्रदेशों को अपना कार्यक्षेत्र चुना ज्यो आगे 
चळकर उनकी दूरदर्शिता की परिचायक सिद्ध हुई । दक्षिण और कर्नाटक प्रदेशपर 
सुरक्षा और स्वामित्व की दृष्टिते शिवाजी द्वारा १३ मई १६७७ में ब्रिजापूर के किलेदार 
नासिर मोहम्मद खान से जिंजी दुर्ग को बडे चालाखी ले हस्तगत किया । एक सालतक 
वहां रहते हुए शिवाजीने सुरक्षा दृष्टिसे दुग का उचित निर्माण कार्य स्वयं की देखरेख 
भ॑ किया । यहां ध्यान रखने की बात ज्यो महत्त्वपूर्ण है अंग्रेज इंजिनियरोंने सहयोग 
देने से इन्कार किया था | अपने ही साधन और कुहालेता का परिचय देते हुए निर्माण 
कार्य पूर्ण किया । १६७८ मै रायजी नलागे मावला को किलेदार नियुक्‍त कर शिवाजी 
अपने राजधानी को वापस लोटे । इतिहासकार होजवलकर का कहूना हे कि, अपने पुत्र 
संभाजी के लिए एक स्वतंत्र राज्य जिंजी के रूप में वह बनाना चाहते थे ज्यो कि 
मराठा साम्राज्य की सुरक्षा, सुद्ढता और विस्तार के लिए आवश्यक था। आगे 
ऱ्चळकर यह सही प्रतीत हुआ । हाळांकि संभाजीने जिंजी जाने से इन्कार किया फिर भी 
शिवाजी की दूरदर्शिता इससे प्रगट होती है । 

शिवाजी के मृत्यु के पहचान मुगलॉने मराठा स्वराज्य को खतरा पेदा किया । 
छ. संभाजीको मार डाला गया | संपूर्ण मराठा राज्य पर टिड्डीहल केसमान छा गये | 
तब २५ मराठा सरदाराने उनके छोटे भाई राजाराम को लेकर जिंजी को तरफ पलायन 
किया । यह-दल ब्रिदनुर राज्य से जब गुजरा तत्र रानी चिन्नमाजी ने उनकी सहायता 
की और बाद म॑ भी करती रही । इससे क्रोधित होकर औरंगजेब ने जान निसार खान 
ब तहब्बुर खान को बिदनुर के विरुद्ध मेजा किन्तु मराठा सेनापती संताजी घोरपडे 
द्वारा उन्हे पराजित किया गया | 

राजाराम जिंजी पहुचने पर छत्रपति बने और राजधानी जिंजीसे कार्य शुरू किया । 
औरंगजेबने उसके विरुद्ध झुल्फीकारखान को भेजा और दुर्ग को जितने का अथक 
प्रयास किया किन्तु सफल न हो सका | महाराष्ट्रसे भी समय समय पर रामचंद्र अमात्य 
द्वार सहायता कि गई । यह सहायता मिरज, बेलगाव; धारवाड; हरिहर या बह्लारी, 
चित्रदुर्ग, कोलार, वेलोर ते जिंजी मार्ग से पहुचती थी । उन्हे दक्षिण कर्नाटक के 
मुगळ झासकों से सामना करना पडता था जिसके कारण यह क्षेत्र मुगल-मराठों को 
प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र बना गया । झुल्फीकार की असफलता के कारण औरंगजेब नाराज 
रहता था । अन्ततः १६९८ में राजाराम को जिंजी छोडने के लिए विवश किया गया । 
वरे सुरक्षित रूपसे सातारा लौट आये । जिंजी पर १६९८ से १७१० तक मुगलों का 
अधिकार रहा । औरंगजेब की मृत्यु की पहचान झुल्फौकारखान स्वरूप सिंग नामक 


३४ संशोधक १९८६ 


राजपूत की नियुक्‍ती कर उत्तर भारती की ओर चला गया | राजपूत स्वतंत्र शासके 
१७१० ते १७१४ तक कार्य करते रहे। उन्हे हमेशा अंग्रेजोसे संघर्ष करना पडा | 
१७१४ में अर्काट के नबाब सादतुल्ा खानने युद्ध में पराजित किया । राजा तेजसिंग 
और उसके ३०० सैनिक मारे गये | इस प्रकार जिंजीपर अर्काट नबाब का अधिकार 
हुआ। क्षेत्र मे १० साळ तक शान्ति रही । १७२४ से १७४४ तक कर्नाटक युद्ध का 
एक महृत्त्व पूर्ण क्षेत्र जिंजी का रहा ओर अंग्रेंजों के अधिकार में यह प्रदेश हुआ| 
१७६१ के पइचात्‌ इसपर फ्रान्सियोंका अधिकार रहा | यह गाथा सुनाने के लिए 
७ मंजिल बना हुआ यह दुर्ग आज भी देखा जा सकता है । जहांपर कल्याण महल 
नामक विशाल मंडप है। घोडे ओर हाथी की पागा की जगह विशाळ व्यायाम शाला 
वैसे गोला बारूद की जगह विशाळ भंडार ग्रह, दो पहाडीओंपर विद्याल मात्रा में सदैव 
थंडा जल उपलब्ध रहता हे फिरभी उसके खोत का पत्ता नहीं चलता । 

ऱ्& 


चतुवर्गचिन्तामाण 


राजमळ बोरा 


हेमाद्रि की तेरह रचनाओं का उल्ठेख थिओडोर आफ्रेट के निर्देशन में तेयार किये 
गये “ क्‍्याटलोगस्‌ क्‍्याटलागोरम्‌ ” नामक पुस्तक में, संस्कृत पुस्तकों के अंतगत हे । 
पुस्तकों के नाम क्रमदाः इस प्रकार हिडन 

१. चतुर्वर्ग चिंतामणि; २. कालनिर्णय, २- कालनिर्णय संक्षेप ४. तिथि-निर्णय, 
५. केवल्यदीपिका ( श्री बोपदेव के मुक्‍ताफल ग्रंथ की टीका ) ६. आयुर्वेद रसायन 
टीका), ७. दानवाक्‍्यावलि, ८. पर्जन्यप्रयोग, ९. प्रतिष्ठा; १०. 


( अष्टांग-हृद्य को टी प्‌ 
लक्षणसमुच्चय; ११- दैमाद्रिनिबेध १२. त्रिस्थलविधि ओर १३. अर्थकाण्ड | 


१ 


इन रचनारओं में चतुर्वर्गचिंतामणि सब से बडा और महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है। अपने 
आप में इसका विस्तार महाभारत की तरह ही है । इसका प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी, 
बंगाळ, कलकत्ता द्वारा हुआ हे। पूना विवविद्यालय के ग्रंथालय में सुझे सम्पूर्ण ग्रंथ 
तो नहीं मिला किन्ठु ग्रंथ के दो वाल्यूम मिळ गये | इन दोनों जिल्दों का प्रकाशन एक 
स्थान से नहीं अपितु अलग-अलग स्थानों से हुआ है और सम्पादक भी अलग-अलग 
हैं! 
२ 
एक्षियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाळ, कळकत्ता द्वारा प्रकाशन : यह श्ञात नहीं कि 
ड़ 
सोसायटी द्वारा प्रकाशित कितने वाल्यूम हैं । मुझे केवल द्वितीय वाल्यूम ही मिला है । 
इस वाल्यूम को देखकर लगता है कि कम-से-कम तीसरा वाल्यूम तो होगा ही, चौथा 
भी संभव है । उपलब्ध दूसरे वाल्यूम का परिचय यहा दे रहा हूँ । 
सोसाइटी द्वारा व संस्करण का सम्पादन श्री भरतचंद्र शिरोमणि ने क्रिया है । 
उनसे यह काम पूरा नहीं हो सका । अतः उनकी मृत्यु के बाद यजेश्‍वर भट्टाचार्य तथा 


३६ संशोधक १९८६ 


श्री कामाख्यानाथ तर्करत्न ने इस अपूर्ण काम को पूरा किया । कलकत्ता के गणेशयंत्र 
मुद्रणालय में इसका प्रथमतः प्रकाशन सग्वतू १९३२४ ( १८७७ ई. ) में हुआ। 

इस दूसरे वाल्यूम में १०८८ पृष्ठ हें । ये सारे पृष्ठ हेमाद्रि द्वारा लिखित मूळ पाठ 
हें । इसमे टीका या भावार्थ कहीं नहीं है। इसका आरम्म त्रतखण्ड के सत्रहवें अध्याय 
से होता हे और अन्त ३२ वें अध्याय में । अर्थात्‌ यह वाल्यूम ब्रतखण्ड के १६ 
अध्यायों का हे। लगता है, पहला बाल्युम त्रतखण्ड के आरम्म के १ ६ अथ्यायों से 
सम्बन्धित होगा । 


३ 


केशव आप्पा पाथ्येने चतुर्वगचिन्तामणि का परिचय दिया है । उनके अनुसार इस 
अ्रंथ के चार प्रधान. भाग हें । वे हे--१. ब्रतखण्ड, २. दानखण्ड, ३. तीर्थखण्ड और 
'४. मोक्षखण्ड | इन चार खण्डों के अतिरिक्त पॉचवॉ. परिशेष खण्ड है । इस परिशेष 
के ओर भी चार भाग किये गये हेर । विभाजन जें प्रतखण्ड सव से पहले आता है । 
ऊपर कलकत्ता दुवारा प्रकाशित जिस जिल्द का उल्लेख किया गया है; उसमेंद्दी दो 
जिल्दें हो जाती हें | 


8 


चवुवर्गचिन्तामणि के दानखण्ड का प्रकाशन वाराणसी से हुआ हे । इसके संपादक 
का नाम पंडित सदाशिव आचार्य दीक्षित है । प्राभाकरी कंपनी ने इसका प्रकाशन 
मेडिकल हाल नामक यंत्रालय के दूवारा किया | प्रकाशन तिथि संवत्‌ १९५९ अर्थात्‌ 
१९०२ ई० दी गई है। दानखण्ड का यह भाग षटूप्रकरणात्मक हे । इसे प्रथम भाग 
कहा गया है । इस ग्रंथ की भूमिका आचार्य ने लिखी हे । भूमिका में लिखा हे--- 

“ तस्य हतखण्ड- दानखण्ड-कालखण्ड-श्राद्वखण्ड-परिशेषखण्ड मिधाः पंच 
विभागाः, केषांचिन्मते ब्तखण्ड-दानखण्ड- तीर्थवण्ड-मोक्षवण्ड-परिशेषखण्डा; 
समुज़जुम्मते । तेषु -च दानखण्डो यं विभागः पंचमिः प्रकरणेथुक्तः पूर्वकलिकातायाम्‌ आसि- 
योटिक-सोसायटी (5191250069 ०! श्चा281 ) समाध्यक्षानुमत्या श्रीमत्पण्डितवर 
भरतचंद्रशिरोमणि-ना संशोध्य गणेश-यन्त्राल्ये मुद्रितः | 

संप्रति तत्पुस्तकालामेनाति विकलेबेहुमिजनेभूयोभूयः संप्राथ्येमाने प्रामाकरीकम्पन्य- 
धिपतिमिः शोधनाय प्रेरितो5हं पूर्वमुद्रितपुस्तकमध्ये5शुद्धिदोषमवकलय्य पुस्तकान्तरा- 
न्वेषणायाम्यर्थतिस्तत्कम्पन्यधिपतिमिनपाल-देशादानीतं लिखित पुस्तक्रमशुद्धप्रायमपि 
प्राप्य तेन बहुत्र साहाय्यदानेनामोदितो5भवम्‌ । 

अन्र खलु पूर्वमुद्रितपुस्तकस्थटिप्पणीयथावत्‌ संरक्ष्य नेपालानीतपुस्तकस्थटिप्पणी- 
नवीनप्रथमपुस्तकनांमद्योतनेनान्वयुजम्‌ । तद्व्यतिरिक्‍ताश्व मदीयाटिप्पण्यो बुद्धिमद्धि- 


त 


चतुवैगचिन्तामणि ३७ 


विंमाव्याः । 

इह पुस्तके प्रकरणस्थेळे5ध्याय नाम स्थापितमवलोक्यापि ग्रेथकर्त्रा प्रकरणमेव स्थापित-' 
मित्यनुसंधाय मह्यमपि तदेवारोचत | ? 

स्पष्ट है कि उक्त पुस्तक का प्रकाशन पहळे एशियाटिक सोसाइटी बंगोल से हो गया 
था । पंडित सदाशिव आचार्य ने नेपाळ दुवारा लाई गई प्रति का भी उपयोग किया. । 
सोसाइटी दूवारा प्रकाशित प्रति के पाठों की रक्षा करते हुए नेपाल की प्रति काँ 
उपयोग किया गया । दानखण्ड से संबंधित इस पुस्तक में कुल ३८० पृष्ठे दैं। 


भर 


केशव आप्पा पाथ्ये ने तीसरे खण्ड--तीर्थखण्ड के संम्वन्धर्मे लिखा हैकिन तो 
इसकी हस्तलिखित प्रति मिलती है और न ही मुद्रित प्रत । अतः इसके सम्बध कुंछ 
लिखना कठिन दै । * चौथे खण्ड मोक्षखरण्ड की भी बही स्थिति है, जो तीसरे खण्ड 
की है। ' परिरोषखण्ड संभवतः केशव आप्पा पाध्ये ने देखा हो। कारण यह हेकिन 
देखने का कोई स्पष्ट उल्लेख पाथ्येजी ने नहीं किया है । 


द 


हेमाद्रि ने इस बृहत्‌ ग्रंथ की रचना महादेवराय के शासनकाल में ही पूर्ण कर दी 
थी । अध्यायो के अंत में तथा प्रकरणों के अन्त में लिखा है-- 

“ इति श्रीमद्वाराजाधिराज श्रीमहादेवस्थ समस्तकरणा'धीश्वर सकळ विद्याविशारद्‌ 
श्रीहेमाद्रिविरचिते चतुर्व्वगचिन्तामणि ब्रतखण्डे अद्‌भुतशान्तिकानि समाप्तानि. ? 

ये पंक्तियॉ. त्रतखण्ड के बत्तीसवे अध्याय के अंत की हें । दानखण्ड के अंत को 
पंक्तियॉ इस प्रकार है 

“ इति श्रीमहाराजाधिराज श्रीमहादेवस्य संमस्तकरणाधीइवरसकलविद्या-- 

विद्यारदश्रीदेमाद्रिविरचिते चुर्वर्गचिन्तामणौ दानखण्ेपर्वतदांनप्रकरणम्‌ ॥ ६ यु 


७ 


पाण्डुरंग वामन काणे ने धर्मशास्त्र का इतिहास लिखा है। अपने. ग्रंथ मे उन्हने 
हेमाद्रि तथा उसकी प्रसिद्ध रचना चतुर्वरगचिंतामणि के सम्बन्ध मे भी लिखा है । वे 
लिखते है त 

& हेमाद्रि ने विशाल ग्रेथ का प्रणयन किया हे। उनकी चतुर्वगचिन्तामणि प्राचीन 
धार्मिक क्त्यों का बिदव-कोदा हदी है । न्रत, दान, श्राड, काल आदि हेमाद्रि के महाग्रंथ 
के प्रकरण है। हेमाद्रि ने जिस विषय को उठाया दै, उतरे पूर्ण करने एवं अत्युत्तम बनाने 


२८ संशोधक १९८६ 


का भरसक्र प्रयत्न किय्रा हे। उन्होने स्मृतियों, पुराणों एवं अन्य ग्रथां से पर्याप्त उ्द्‌ 
धरण लियि हें । वे पूर्वमीमांसा के गम्मीर ज्ञाता थे ओर इसीसे बिना पूर्वमीमांसा के 
कतिपय न्यायों को जाने, उनके श्राद्ध-काल-विषयक विवेचनों को समझना कठिन हे | 
हेमाद्रि ने अपराक ( बहुत अधिक ), आपस्तम्बरधर्मसूत्र, ककोपाध्याय ( अधिकतर ), 
गोबिंदराज, गोविन्दोपाध्याय, त्रिकाण्डमण्डन, देवखामी ( अधिकतर ); 'निर्णयामृत, 
न्यायमंजरी, पण्डितपरितोष, प्रथ्वीचन्द्रोदय, बरृहत्कथा, बृहृदुवार्तिक, भवदेव, मदन- 
निघण्टु, मधुदार्मा, मेघातिथि, वामदेव, विधिरत्न, विश्वप्रकाश विश्वरूप, विश्वादश, दोख- 
घर ( बहुत अधिक ), शाम्भु, देद्धशातातपभाष्यकार, शिवदत्त, श्रीधर, सोमदत्त, स्मृति- 
चन्द्रिका ( बहुत अधिक ), स्मृतिप्रदीप, स्मृमहार्णवप्रकागा ( बहुत अधिक ), स्मृत्यर्थ- 
सार, हरिहर (बहुत अधिक), को उद्धृत किया हे। किन्तु आश्चर्य है कि इन्होने 
विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा का नाम ही कही नहीं लिया.” < 


टॅ 


चतुर्वगचिन्तामणि अपने आप में धर्मशास्त्र का ग्रंथ है। इतना गम्भीर ग्रंथ करिसी 
राज्याश्रय के अभाव में लिखा नहीं जा सकता | हेमाद्रि को महादेवराय का आश्रय प्राप्त 
था | यद्यापे महादेवराय के बाद में रामचेद्रदेव के शासनकाल में भी हेमाद्रि अपने पद 
पर आसीन था किन्तु उक्त ग्रंथ की रचना महादेवराय के काल में ही पूरी हो गई थी| 
महादेवराय का शासनकाळ १२६१ ई.-१२७१ ई. है । इन्हीं दस वर्षो में उक्त विशाळ 
ग्रंथ की रचना हो गई थी| 


९ 


पूना विश्वविद्यालय के ग्रंथालय में दानखण्ड से सम्बन्थित जिल्द्‌ का क्रमांक ११२२७ 
है । इचलकरंजी की रानीसाहब ने यह ग्रंथ पूना विश्वविद्यालय के ग्रंथालय को भेंट में 
दिया है । इसे वाल्यूम एक, पार्ट एक कहा गया है । इससे सम्बन्थित वाल्यूम २, पार्ट 
रया इस क्रम को पूर्ण करनेवाळे अन्य जिल्दों की कोई जानकारी नहीं है। यह 
वाराणसी से प्रकाशित संस्करण है । कलकत्ता से प्रकाशित वाल्यूम २, पार्ट २, ब्रैत- 
खण्ड के बाद के १६ अध्यायों से सम्बन्धित है | इसके पहळे वाल्यूम का छपना तो 
निश्‍चित है किन्तु उक्त वाल्यूम ग्रंथालय में नहीं है । त्रतखण्ड के इस द्वितीय वाल्यूम 
का क्रमांक २८७३ है | यह डी. आर. भाण्डारकर कलेक्दान के अंतर्गत पूना विदव 
विद्यालय के लिये खरीदा हुआ ग्रंथ है। ये दोनों बाल्यूम न तो एक क्रम मे हें और 
न हवी एक स्थान से प्रकाशित हें । 


चतुर्वर्गचिन्तामणि ३९ 


१० 


त्रतखण्ड सत्र से बडा प्रतीत होता है। १७वें अध्याय से २२ वें अध्याय तकके 
पृष्ठों की संख्या जब १०८८ है, तो प्रथम १६ अध्यायां की संख्या भी लगभग इतनी 
ही माननी चाहिए । पण्डित सदाशिव आचाय ने दानखण्ड की भूमिका मे इस बात का 
उल्लेख क्रिया ही है कि एशियाटिक सोसाइटी से प्रथमतः इसका प्रकाशन भरतचन्द्र 
शिरोमणि के सम्पादकत्व में हुआ हे। अतः यह तीसरा बाल्यूम होगा । तीर्थखण्ड तथा 
मोक्षखण्ड की हस्तलिखित प्रतियों के मिलने का उल्लेख नहीं मिळता । ग्रंथ इतना 
विशाल है कि इसका प्रकाहन अपने आप भे एक ब्रृहत्‌ योजना का काम हो सकता 
हे। सरकारी सहायता के अभाव में इसका एक क्रम म॑ पुनः "प्रकारहान संभव नहीं। 
और फिर यदि इसका प्रकारान टीका के साथ करना हो तो यह ओर भी समय लेनेवाला 
काम होगा । प्राथमिक आवरयकता इसके मूलपाठ को सुरक्षित रखनेकी है । 
संदभ 

,. हेमाद्रि ऊर्फ हेमाडपंत : केशव आप्पा पाध्ये, स्वयं ठेखक ने कामत प्रिंटिंग प्रेस, 
गोवधैन बििंडिग, पारख स्ट्रीट, गिरगांव, मुंबई-४, आवृत्ति पहिली, १९३१ ई. 
( मराठी पुस्तक ), ष्‌. २२ तशा र 

२. --वही-*ए्. २४ तथा २५. 

३. त्रोहेमादिविरचितचतुवगेचिंतामणेदानखण्डस. तस्येव षट्म़रकरणास्मकः प्रथमो 
भागः, पण्डितसदाशिवाचार्यदीक्षितेन संशोधितः; वाराणस्याम्‌ , प्राभाकरीकम्पन्यघिपति- 
भिर्‌-मेडिकळूहाळू-नाम्नि यस्त्राल्ये मुद्रयित्वा प्राकाव्यं नीतः, सं. १९५९ ( संस्कृत 
पुस्तक ) भूमिका, र. र. 

. हेमाद्रि ऊर्फ हेमाडपंत : केशव आप्या पाध्ये, ए. २५. 

५. सावही-ष्ट- २५ 

६. चतुवरराचिन्तामणि-त्रतखण्डम.) हेमाद्रिणा विरचितस्‌ : दितीयभागात्मक; 
आसियाटिकू-सोसायिटिनामकसमाजानुमत्यात्साहाय्थेन च प्रचारितम्‌, श्रीभरत'चन्द्र- 
शिरोमणिना परिद्योधितम्‌ ; तन्मरणानन्तरं श्रीयज्ञेश्वरभट्टाचार्येण श्रीकामाख्यानाथतर्क- 
रत्नेन च क्रियददा परिक्षोधितंच., कलिकाता, गणेदायन्त्रे मुद्रितम्‌, सम्वत्‌ १९२४--- 
पृ. १०८८. ( अन्तिम पृष्ठ 3 

८. आहेमाद्िविरचितचतुवगेधितामणेदोनखण्डम्‌ । प्रथमो भागः ( संस्कृत पुस्तक ) 
__पृ. १८० ( अन्तिम पृष्ठ ) 

८. धमेशयास्र का इतिहास : पाण्डुरंग वामन काणे, अनुवादक $ अजुन चोरे 
काद्र्‍यप, हिन्दी समिति सूचना विभाग; लखनऊ द्वारा प्रकाशित, प्रथम भाग; ( प्रथम 


संस्करण ); ए. ८२. 
(1 


एक अप्रकाशित कागद-पंचांचे अधिकार 


प्रा. कु. सुनंदा अहिरे 


इतिहासाचार्य वि. का. राजवाडे संशोधन मंडळाच्या संग्रही मोडी कागदपत्रांची 
दफ्तरे आहेत. या दफ्तरांपैकी दफ्तर क्रमांक १ हे छत्रपती प्रतापसिंह सातारा यांचे 
एक दफ्तर आहे. या दफ्तरातील यादी पत्रे या विभागातील हे पत्र आहे. 

“ संशोधन त्रैमासिकाच्या ? मागील अंकात (वर्ष ५४ अंक १.२मार्च-जून १ ९८६) 
“ पंच नेमण्याविषयी ? हा लेख प्रसिद्ध झाला. या लेखाची पुढील मजकुराची आणखी 
दोन पत्रे वरील दफ्तरात मिळाली. त्यामुळे मागील लेखावर अधिक प्रकारा टाकणारी 
किंबहुना मजकुराविषयी अधिक स्पष्ट माहिती देणारी ही पत्रे लक्षणीय असून प्रस्तुत 
लेखाद्वारे प्रकाशित करण्याचे योजले आहे. 

ही दोनही पत्रे वेगवेगळी असून मोडीलिपीत आहेत. या पत्रांपेकी पहिले पत्र हे ३२ 
सें. मी. लांव व १२.६ सें. मी. रुंदीचे असून दुसऱ्या पत्रावर क्रमांक २ लिहिला आहे. 
पत्र ५२.४ सें. मी. लांब व १३.५ सें. मी. रुंदीचे आहे. पत्राच्या प्रारंभी श्री. लिहून 
सुरुवातीला मलहार रामराव चिटणीस लिहिळे आहे. 

मागील लेखात पंच नेमणे चांगळे की वाईट इथपासून पंच कोणत्या जातीचे असावे 
याविषयीची एकूण १ ते १० कलमे दिलेली होती. या कलमांना अनुसरूनच या पत्रात 
पुन्हा प्रश्न मांडून या प्रश्नांचे स्पष्टीकरणही उत्तरवजा दिलेळे आहे. पहिल्या कलमात 
अपराधीच्या चौकसीस पंच नेमणे चांगले किंवा वाईट या प्रश्नाचे स्पष्टीकरण असे दिले 
आहे की; पंच नेमले असता सरकारचा मखदूर म्हणजे अधिकार राहात नाही; आणि 
न्यायाधीश, अधिक्रारी यांनी अपराधीची चोकशी करून ठरवावे ते येजमानास किवा 
सरकारास मंजूर होईल व त्याप्रमाणे शिक्षा नेमता येईल म्हणजे थोडक्यात पंच नेमणे 
हे चांगळे असा निष्कर्ष या कलमातून निघतो. र 

डुसऱ्या कलमातही पंच नेमल्याने सरकार व जे कारभारी असतील त्यांचा अधिकार 
राहात नाही कारण परभारेच पंच जे ठरवून सारांश लिहितील त्याच्या बरे किंवा वाईट 
परिणामाचा दोषही राहात नाही म्हणून पंच नेमणे चांगले. पंच नेमल्याने मुळुखातील 


एक अप्रकाशित कागद-पंचांचे अधिकार ४५ 


लोकास पसंत पडेल किंवा नाही याविषयी स्पष्टीकरण करताना असे लिहिले आहे की, 
बाजवी अन्याय वाढण्यापेक्षा अन्यायाप्रमाणे सीक्षा देण्यात आली म्हणजे मुलखातील 
लोकास पसंत पडेलच. 

पंचानी दिलेल्या न्यायावर लोक न्याय समजून भरवसा ठेवतील की नाही यासंबधीचे 
थोडक्यात स्पष्टीकरण केळे आहे की अपराधीच्या चौकद्यीस पंच नेमल्याने धणी म्हणजे 
सरकार काहीही पाहात नाही व पंचानी सरकारळा समजावून दिल्याने लोक दिलेल्या 
न्यायावर मात्र भरवसा ठेवतील, यावरून शेवटी सरकार किंवा धणी यांच्या हाती अंतिम 
निर्णय क्रिंवा अधिकार त्या काळातही अवलंबून होता कारण शेवटी सरकारचा निर्णयच 
लोक मान्य करीत व त्यावर विश्वासही ठेवीत. 

लोकांनी न्यायावर विश्वास ठेवल्याने शिक्षा किंवा अपरांथ कमी होईल का या- 
विषयीचे उत्तर किंवा स्पष्टीकरण म्हणजे जास्त प्रमाणात न्याय आणि अन्याय ठरविले 
गेळे तर मात्र अपराध व शिक्षा दोन्ही कमी होत नाही 

या कलमातील सवीत महत्त्वाचे कलम म्हणजे अपराधीस शिक्षा व निरपराध्यास 
शिक्षा नाही हे स्पष्ट करण्यासाठी कोणत्या जातीचे व कोणत्या तऱ्हेचे पंच असावे हे होय. 
जाणते ब्राह्मण व दाहाणे कारकून हे अपराथ्यास शिक्षा देण्यासाठी असावे च निरपरा- 
ध्यास मात्र तो ज्या जातीचा असेल त्या जातीतील शहाणे माणूस त्याप्रमाणे ठरवावे. 

पंचाच्या हाती शिक्षा देण्याचा किती अधिकार असावा ह्याविषयी सरक!(रला किंवा 
धन्याला समजावून देण्याइतका अधिकार असावा असे सांगितले आहे. 

शेवटच्या कलमात हिंदूंच्या न्यायास हिंदू ब मुसलमानांच्या न्यायास सुसळमान 
ठेवून न्याय द्यावा, है हिंदूंनी ठरवावे असे स्पष्ट केले आहे. हू 

पॅच नेमावे असे ठरल्यापासून ते पंच कोणत्या जातीचे तऱ्हेचे असावे याविषयीच 
सर्व तपशील किंवा मजकूर हा सरकारच्या कारकुनानी पंचांना कळवून त्यांच्या विचाराने 
जो निर्णय टरेळ, त्या निर्णयांचा एकवार सर्वांनी विचार करून समजावून; जर निर्णयात 
संशय वाटला तर सवीचा निर्णय लिहून नंतर सरकार ठरवेल तसे करावे है चांगळे की 
नाही असा एक शेवटचा प्रश्न पत्नाच्या शेवटी पुन्हा उपस्थित केला आहे. थोडक्यात 
पंचांचे महत्त्व त्या काळात (सु॥ १२२३ इ. स. १७२३ ) :होतेच पण त्याचवरोबर 
सरकार किंवा धनी यांच्या हाती अंतिम अधिकार किंवा निर्णयही अवलंबून असत. 


6 


श्री 


मलहाररामराव चीठर्णांस यादी 


* आपराधीयाचे चोकसीस 
पंच नेमलीयास चागले 
कीवा नाही 
आपराधीयाचे चौकसी पंच नेमळे असता 
सरकारचा मखदुर राहत नाही सरकारचे 
न्यायाधीश अधीकारी. . . 
नोष्ट असतील ते नमळे आसतील 
त्याणी आपराधाची चौकसी करून ठरवावे 
ते येजमानास मुंजूर समजावे याज 
राजसरकारानी समजोन घेऊन शास्त्रीयाचे 
वीचारे ठरले त्याप्रो सीक्षा नेमावी-_-__- 
* पंच नेमल्यात चांगळे काय 
वाईट काय 
पंच नेमठे असता सरकार व 
. कारभारी याचा मखदूर नाही व 
पंच जे ठरावतील ते सरकारानी 
करावेच आपराध खचित सरकारचे 
समजण्यात येणार नाही हे वाईट 
परभारे पंच जे ठराऊन सारं 
लीहीतील ते करावे आपले कडे 
बरे बाईटाचा दोष नाही हे चागले 
* पंच्च नेमल्यास मुलळकातील 
लोकास हे पसंत होईल की नाही------- 


एक अप्रकाशित कागद-पंचांचे अधिकार 


आपराधीयास पच नेमठे अथवा हुजूर 
मनास अणले यासी मुलकातीळ लोकास 
कारण काय वाजवी अन्याय ठरावा हे 
आन्यायाप्रो सीक्षा व्हावी म्हणजे मुल- 
कातील लोकास पसंत--- 
£ पंच नेमण्याचा दस्तुर केला असता 
लोक न्याय समजतील व न्यायाऱचा 
भरवसा ठेवतील की नाही 
आपराधीयाचे चौकसीस पंच नेमले तरी धनी काही 
पाहात नाही पंच समजावतीळ ते होतो म्हणुन फीरोन 
धण्यानी समजोन द्यावे म्हणतील पचावर 
भरवसा ठेवणार नाही व जमणार नाहीत 
» या करण्यानी आपराध व सौक्षा कमी 
होईल की नाही- 010 
वाजवी न्याय आन्याय ठराऊन सीक्षा झाली 
म्हणजे आपराध व सीक्षा कमी होत नाही- 100 
* आपराधी सज्यावर नजर ठेऊन लोक 
त्याची आबरुला समजतील व दूर 
ठेवतील कीवा नाही- 11] 
आपराधी यास वाजवी सज्या समजोन केली 
आसता लोक न्यायावर नजर ठेवतील व आन्याय 
करणार नाही कमी होईल-- 
% आपराधीयास सीक्षा व नीरापराधी 
यास सीक्षा नाही असे करण्यास पंच कोणते 
जातीचे व कोणते तऱ्हेचे असावे-2-10 
अपराधी याच >>><><>< 
जाणते ब्राह्मण व कारकून शाहाणे 
ब पायास नीजणार व नीर्लाजनी असावे 
आडाणी जातीचा अन्याय ठरावणार 
तो त्या जातीतील शाहाणे अणुन ठरवावे 
* पंच्चाचे हाती कीती मखदूर 
आसावा---------“-7 
न्याय अन्याय ठरावणार याचे हाती मनास 


9३ 


०२४ 


संशोधक १९८६ 


आणुन धन्यास समजावावे इतका मखदूर 

आसावा 
* न्यायास काही हींदु व मुसलमान 
असल्यास चांगळे की नाही---- 

हींडुचे न्यायाय हींदु व मुसलमानाचे न्यायास 

मुसलमान देऊन हींडुनी करावे-------- 
पंचनेमावे असे ठरल्यास सरकारचे कारकुनानी 
सर्व मार जाला असल तो पंचास 
कलऊन त्या पंचांचे वीचारे नीर्णय ठरल तो 

नीर्णयाचा येकवार सबब सुधा समजोन 

घेऊन त्या नीर्णयात 

संशय अल्यास सर्वाचे. 

कार्यावर व नीर्णयावर पंचानी ठरविला 

तो हुजूर लेहून नंतर सरकार ठरवील तसे 

करावे हे चांगळे की नाही. 


मंडळ वृत्तान्त 
पुरंदरे दप्तर 


सौ. विजया देशपांडे । प्रा. कु. सुनंदा अहिरे 


इ. वि. का. राजवाडे सं्योधन मंडळाच्या संग्रही असलेल्या मोडी कागदपत्रांत नवीन 
मर पडली आहे. पुणे जिल्ह्यातील बारामती तालुक्‍यातील मुटीं मोडवे या गावी पेडावे- 
कालीन कागदपत्रे मिळाली. मुटी मोडवे येथील मल्हार त्रिंबक ऊर्फ बाळासाहेब पुरंदरे 
यांनी ही महत्त्वाची कागदपत्रे उपलब्ध करून दिली. विशेष म्हणजे दोन दातकांनंतरही 
कागदपत्रे सुस्थितीत मिळाली. रक 

सुमारे एक हजार कागदपत्रे असून ही सर्व कागदपत्रे मोडी डिपीत आहेत. त्यांपैकी 
४४२ पत्रे ही मुद्रांकित म्हणजे पेशव्यांचा शिका असलेली तसेच काही प्रतिनिधींची 
शिक्का असलेली अहित. पत्रांच्या शोबटी समात्ती मुद्रा आहे. या कागदपत्रात बाळाजी 
विश्वनाथ पेशवे यांचे अस्स पत्र आहे. 

बाजीराव बहछाळ म्हणजे पहिल्या बाजीरावाची शिक्का असलेली एकूण ७३ पत्रे 
आहेत. रघोजी भोसले यांची एकूण ५० पत्रे आहेत. फत्तेसिंग 'ेसळे यांची ४८ पत्रे 
आहेत. विविध व्यक्‍तींना दिळेल्या सनदांची पत्रे २२२ आहेत. याशिवाय सनदा पत्रे 
म्हणून भंडोळीच्या स्वरूपात असलेली पत्रे ८५ आहित. या सनदांमध्ये बर्‍याच सनदा 
( मेंडोळी ) २० ते ३५ फूट लांब्रीच्या आहेत. 

महत्त्वाच्या कागदपत्रांमध्ये काही न्यायनिवाडाविषयक, वतनविष्रयक, तक्रारपत्रे 
येजीतखते;* आज्ञापत्रे, इनामपत्रे, तंटाविषरयक पत्रे, कर्जरोखे, इत्यादी प्रकारची 
आहित. 

घाशिबाय इतर कागदपत्रांत त्या वेळच्या आर्थिक घडामोडी, जमाखचे, याद्या व 
व्यक्तिगत पत्रव्यवहार आदींचा समावेश आहे. मुद्रांकित पत्रात त तितीद वाताया 
अंतर्भाव असून त्यात भाष्रा, शब्दरचना यावर कोय त विळे आवतन ति. या 


४६ संशोधन १९८६ 


पत्रांच्या संशोधनावरून त्या वेळच्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय संकल्पनांचा वेध 
घेऊन नवीन संशोधन करता येणे शक्‍य झाले आहे. विशेष म्हणजे न्यायनिवाडा पत्रात 
एक वैशिष्ट्य आढळून आले ते म्हणजे समाजातील ज्या वर्गासंबंधी व्यवसायाचा उद्योग 
होतो त्या संदर्भात असलेल्या खटल्याविप्रयी त्या त्या व्यवसायाचे प्रतीक असलेली चित्रे, 
नांगर, तराजू , कातरी इ. ठेखनिकाने रेखाटलेली आहेत. उदा.-सनद क्र. १ यावर 
बाळाजी बाजीराव प्रधान म्हणजे नानासाहेब पेशवा यांचा शिक्का आहे. या सनदेत शेत 
मिरासीचा उल्लेख असून पुढील स्पष्टीकरणात वतनपत्र तयार करून शेवटी खटल्याच्या 
निकालानंतर साक्षीदारांच्या नावे व नांगराचे निशाण किंबा चित्र रेखाटलेले आहे. 
महसूळ व प्रशासनविष्रयक पत्रात जमिनीची वाटणी, करवसुली यांचा उल्लेख 
आढळतो. काही सनदा सारख्याच मजकुराच्या आढळून आल्या. त्यातही सनदा क्र. 
४ ५, ७, ८ सारख्याच मजकुराच्या असून फक्त त्यातील तारखांचा तप्लीळ वेगळा 
आहे. या सर्व सनदांतील आशय पुढे देत आहे-- 

सेब्याजी कोंडाजी व रामसेठ धनवडा व खंडोजी संताजी धनवडा यांनी मौजे जेजुरी 
ता. कऱ्हेपठार मौजे मजकुरच्या सेठेपणाचे वतन (यात्रापुसी ब काही पुरातन वतन ) 
स्वतःचे असल्याचे सांगितळे आहे परंतु त्या वतनाविषयी ग्यानजी फिरंगोजी जगथाप 


म्हणून शेवटी सेठेपण वतन विषयीचा खुलासा माहाराजांनी स्पष्ट केला आहे. 


दुसरी एक सनद म्हणजे क्र. १९ व इतर १२ यातही सारखा मजकूर पुढील- 
प्रमाणे आढळतो. धोंडो मल्हार, व त्रिंबक सदाशिव ( उपनाम पुरंधरे ) कसबे सासवड 


११ जमादिलावळ खमसैन मय्या व अलफ म्हणजे सु॥ ११५० (इ. स. १ ७५०) 
याप्रमाणे तारीख आहे. 

एकंद्रीत पुरंदरे दरातील ही नव्याने उपलब्ध झालेली कागदपत्रे इतिहासाच्या 
दृष्टीने उपयुक्त व मोलिक आहेत. 


उ*१1_) | - 


७ एला हवप9९ते .वोणवे0ाए- 

11 0%0868010ए 70११९३ ग (९३12 १00 19111१0९ए- 

८८ त१$185, 0पातीएए, लहाण वात. 0806 
र ती, 

65: ऐपशशा!ए ९४९ ०९९ “ ॥॥8120 (जहा. हयात 

७1८९ 011 ९381९९. ” | 


5७०६०७४ १९७०७६७1७१ 01120 


880081 1100819 ९४8७, ॥10, 8०५०18 80॥तच, 
(१. छ. ४०.1) 18 1009/, ॥०॥ांशाह) लान&, 


581808 
0०108019 : 425 408 (४३) 5०, 8०10०89 ; 400 023. 


11012: 151/152/153 11101९5 : 299700)312486 
235/236 258776 / 


दिमहाराष्ट्र कोओऑप. बॅक लि,  । 
(द्वि विदम को-ऑपरेटिव्ह बँक लि. सम्मिलित) न र 
७19 मास्तर रोड १४॥.॥// 
। फोट, मुंबई ४०० ०२३. 
टेटिफोन : २४२९२० 


